4७,११४ 


मांडलिक राजांच्या यादींतून निघून स्वतंत्र झाला. त्यानें रूपनगरच्या 
संदेश ऐकिल्याबरोबर आपलें सेन्य सिद्ध करण्याचा हुकूम दिला; आणि 
आवेशाने तो आपल्या फोजेसह रूपनगरावर जाऊन उतरला. नंतर त्याणें 


१] 


_ औरंगजेबाकडून जे लोक रूपनगरास आले होते त्यांस हुसकून लावून, त्या र 

' घेऊन तो लागलाच उदेपुरास दाखल झाला. राणा राजसिंग, याचें हे 
कृत्य ऐकून, जे हणून रजपूत होते त्या सर्वांस अत्यंत आल्हाद 

1 आनंदानें राण्याचे “ तांबड्या निशाणाभोंवतीं जमले; आणि त्यांनीं 





होते त्यांचा कबजा घेऊन, त्यांच्या कुटुंबांस केद 
लोक त्या त्या राज्यांवर पाठविले, परंतु वर 


हेतु सफै उलथून पडला, जसवंतर्सिंग याचा मुलगा व म 
वारस अजितसिंग हणून एक लहान राजपुत्र होता. त्या मुलाः 
ह्मणजे मेवाडच्या सिसोदिया राजकुलांतळी राजकन्याच असून, तिचें धैय, 
| आणि अभिमान आपल्या वाडबडिलांप्रमाणेंच मोठा कडक होता 


आपलेकडे घेऊन, आपला प्रियपति ठाकूर जसवंतसिंग वारला, 
दिस न देण्याचा तिचा विचार होता, परंतु केवळ बायकांच्या 


ण्य |ंत या राणीसारख्या बायकोमनुष्याचा टिकाव लागणार नाहीं. 
» राणा राजसिंग यानें, तिळा केळवा प्रांत राहण्याकरितां दिला, 
| ल्हान्या राठोडपुत्रासह रहावे; व मारवाडचा सर्व कारभार 
बरच आपण पहावा, असें त्यानें ठरविलें. ती गोष्ट त्या 
लक्ष देऊन निमेत्सरपणानें मान्य केली व याबद्दल 


| आहेत यांत संशय नाहीं. राणा राजसिंग यानें 


४४.५ 





ह्मणून आही तें येथें उतरून घेतों, या. पत्रांत बर 
कमीपणा किंवा अभाव दिसेल तर तो दोष राणा राजसिंगाच्या 


“राणा राजसिंग याजकडून औरंगजेब यास--- 
स्तुतिस्तवनाला तो सर्वशक्त परमात्मा पात्र आहे. 
करून आपल्याला जें या पत्रद्वारें कळवावयाचें तें 





त्याप्रमाणे 


र्‍्याण आहे, हें आपल्या ध्यानांत येऊन चुकेल 


असें कळलें आहे की, असा जो मी आपला हितचिंतक ल्या 
पादाक्रांत करावें हणून आपले फार प्रयत्न चालले असून, 


झाली आहे ती भरून काढण्याकरितां मजपासून कांहीं तरी 
वसूल करण्याची आपली तजवीज सुरू आहे 


! आपले पूर्वज महंमद ज़लालळददीन अकबर, ज्यांचा 


दुमदुमून राहिला होता; व जे हल्लीं अक्षयसुखाचे स्थानीं जाऊन कीन 


, तदितर हिंदु असोत, जैन असोत, खिस्ती असोत, मुसलमान 
असोत,-परंतु लांनीं त्या महात्म्याच्या अमदानींत जें कांही सुख 
भोगून, अखेरीस त्याला ते दुवा देऊन गेले. त्या 
सर्वे जातिधमोतल्या लोकांवर एकसारखीच ळृपा किंवा 








ठेविळें आहे कीं, आपल्या सर्व रयतेचें ब आपल्या दोस्तांचें मन 
उठल्यासारखें झालें आहे. प्रत्येकाची आपल्याकडून दिवसेंदिवस 
नुकसानी होत जाऊन निर्बाधतेनें सर्वत्र केवळ ठटाळूट आणि 


पर र या अमलाखालचा प्रत्येक प्रांत दारिद्यानें व्याप्त झाला आहे ! लोकस्थिति अगदीं बि 
भनेक संकटे, दुःखें आणि यातायाती यांची जशी काय तिजमध्यें मिसळण झाली आ! 
अव्यवस्थित खर्चाने जर आपल्याला कंगाली आलेली दिसते आहे तर यावरून 


“येत असून, ज्या लोकांकरिता आपण इतके अभिमानपुरस्सर वागतां ते 


आपल्या कारकीर्दीस खुष आहेत असें दिसत नाहीं ! सारांश, हिंदुलोकांचा रोष, 


“करण्याला देखील असावी तशी स्थिरता आणि उत्साह भासूं नये, यापेक्षां तो आणखी ळक प र्ख 
जास्त त्रास राजाकडून प्रजेला मिळावा 


“बादशाही कशी राखली जावी £? आपण तर आपल्या नाखुष व दारिद्यव्याप्त प्रजे 
“सून पैसा पिळून काढण्याचा सपाटा चालविला आहे; त्याचा सुपरिणाम कसा 
_ “यावा ? पूर्वदिशेपासून पश्चिमदिशेपर्यंत सवत्र असें प्रसिद्ध झाळें आहे कीं, आ 
ब न्राह्मण, संन्याशी, बैरागी, गोसांवी व जोगी वगैरेंसारख्या यात्रिक व 
सून, कराच्या रूपानें पैसे उकळतां. ही गोष्ट जर खरी असेल तर, 
. पराक्रमी आणि उदार वंशांत येऊन, ह्याप्रमाणें वनवासी व उदासी 





| कोणीं ग्रंथकारांनीं असें ह्टळें आहे कीं, “या जगामध्यें अनेक 
आणि भगवचमत्कार दृष्टीस पडतात; ह्मणून, त्यांजबद्दलची' येवढी आ! 
, एखाद्या चित्रलेखकाने काढलेळें चित्र आपण घ्यावें आणि तें त्याचे 
'“व्यांखालीं तुडवावें किंवा फाडून टाकावें अथवा दुसऱ्या कांहीं रीतीनें त्या चिः् 
'“ताहत करावी; आणि त्यामुळें त्या चित्रलेखकाला ज्याप्रमाणें वाईट वाढून, ट्‌ 
““आपलेविषयीं जी तिरस्कारबुद्धि आणि अहितचिंतन उत्पन्न होईल; तीच २! 
 धमोचारादिकांविषयीं मनांत अनिष्ट वागवून लांची पायमल्ली करणें 
““क्षेभाला कारण होणार आहे. इश्वर हा एक अद्वितीय व अप्रतिम 
“सून, त्यानें या विस्तृत विश्वपटावर अनेक धर्माचाररूढी, विविध मनुष्यजाती ष्यः 
व बुद्धि यांचीं चित्रें काढलीं आहेत. तीं चित्रें आपण 


| ठ “वस्तुतः पाहिळें असतां, आपण हिंदुलोकांवर जो कर बसवून त्यांजपासून ! 
द तो केवळ अन्याय आहे. *खऱ्या राज्यकतत्वाच्या आणि नीतीच्या बाहेर 


दुसतानांत हे नवीन नवीन तऱ्हांच्या न्यायमनसुब्यांचे नमुनेच आपण घालून 
चा या देशांतील बादशाहीचा लौकिक आणि न्यायानुवत्तन हीं सफै बुडा 
पला हा क्रम दिसत आहे. आपल्याला आपल्या धमीचा इतका अभिमान हृ रो त 


कर वगैरे प्रारंभापासूनच एकदम लोकांवर बसवायांचे 
अवकाश कां जाऊं दिला? व ज्या रामसिंगाला सर्व हि 





कू”... 
५९%: 


, व अशा उन्मत्त झालेल्या रजपूत राण्याची मसी जिरविली 
करून, त्यानें आपले तिघेही मुलगे आपल्याकडे बोलावून घेतले, 

ब होता; अजीम काबुलांत होता; आणि मुआझिम हा 
'त्या सर्वोना त्यांच्या त्यांच्या फौजांसहवत्तमान त्यानें आपल्याबरोबर 


त्यानें कित्येक किछेही हस्तगत करून घेऊन, तेथें आपले लोक 


2001008) 


ळे, चितोड, मंडलगड, मंदोसर, जीरण, वगैरें किल्ले ह्या सपाठ्यांतच अ, | 


4 


»“** 


ठे घेऊन त्याला साह्य करण्यास सज्ज झाले, हे धनुष्यबाणवाळे लोक : 


अतिशय संताप येऊन, ते मोठ्या आवेद्याने आणि एकचित्तानें 
हे लोक केवळ आपलें राज्य किंवा आपला अभिमान 





'तसाच पुढें त्या थडीमध्यें न शिरतां तेथेंच थांबून 
नांबाच्या आपल्या सरदाराचे सांगण्यावरून, शाहजादा 
लोक देऊन मेवाडचे राजधानीवर-डदेपुरावर--पाठविलें, 

रजपुतांचे घेऱ्यांत सांपडला नाहीं. . रजपुतांनीं 


ति 


' अकबर हा आपल्या टोळीचे लोक घेऊन उदेपुरांत शिरला, 
हा चमत्कार दिसला कीं, त्यांस तेथें कोणीच कांहीं हरकत के 
पुष्कळ ठिकाणीं हिंडला*व त्यानें तेथील तळीं आणि बेटें 
कोणीच बोललें नाहीं किंवा त्याची कोणीं विचारपूसही केळी 


निर्वेघपणें उतरतात, फिरतात, ब हवे तेथें जातात; परंतु 
त्याबद्दल कांहींएक अटकाव होत नाहीं हा. 





स्वाधीन होती तिनें ह्या मेवाडच्या मुसलमान पाहुण्यांवर 


ग तेव्हां श्‌ 


उदेपुरांतून बाहेर जाण्याच्या त्यांच्या सर्व वाटा बंद केल्या. तेव्हां त्य 


| त्यानें तिकडे आपले लोकही नेले. तों ते आगींतून निघून फुपाट्यांत पड 
_ सारखे झाले; इतकेंच नव्हे, तर त्यांनीं आपल्या हातांनी आपल्याकरितां अतिशय 
दुःसह जो संकटमार्ग तो जणूं काय मुद्दाम हुडकून काढिला, असें झालें, ह्मणजे, 
अचूक एंका नाळीमध्येंच सांपडले ! तेव्हां, रजपुतांचे डोंगरी प्रदेशांत मोठे 


सांपडलेल्या आपल्या राजाचे मुसलमान शत्रूंच्या पक्षपाती लोकांस 
ठेंचून मारण्याचा एकसारखा क्रम धरिला, तेव्हां त्या बिचाऱ्यांस 
ठेंही आश्रय नाहींसा होऊन, कित्येक दिवस ते लोक तसेच त्या दरीमध्यें 
छपून पून कसा तरी बचाव करून होते. परंतु पुढें त्यांचे खाण्यापिण्याबांचून 
र्‍ “कर ऊं लागले; तेव्हां, त्यांनीं शेवटीं राण्याला शरण जाण्याचा निश्चय. केला 
े 'करण्यावांचूंन त्यांस गत्यंतरच नव्हते, त्या डोंगरी लोकांनीं एकसारखा 
चालवावा; ते डोंगरावर असल्यामुळें खालीं खिंडीमध्यें 
त्यांजवर गोळीबार करतां येईना; आणि जिवंत राहावें तर खाण र्ण्या पि 





, ऑर्म्‌ झणन ज्ञो तत्कालीन इतिहासळेखक होऊन गेला असें मागे सांगण्यांत 
नें औरंगज्ञेबाच्या संग्ेधानें बऱ्याच गोष्टी अगदीं अक्षरक्षः आणि सविस्तरपणे, अद्य 
तश्माच, आपल्या ग्रेथांत लिहून ठेविल्या आहेत. ला. हकीकती 


तर रञपुतांचा थोरपणा आणि मुसलमानांची नीचवृत्ति ब विश्रासघालुकता ₹ | 
बर ड्याप्रमाणें अकबर ऐन प्रसंगीं मोठ्या मिज्ञतवारीनें, राण्याला शरण 





| चुरांडा उडन ज्ञाण्याचा प्रसंग आला | ह्या वेळीं औरंगज्ञेत्राचे ह्या स्वारीवर 
नांवाची अद्यंत प्रिय आणि रूपवती बायको आपल्या लवाजम्यानित्लीं होती, ती 


ी लोकांसह पार पडला. औरंगज्ञेन आपल्या संकटांतून व अडचणींतून 
राज्ञसिंग यांस समञञल्याबरोबर यानें साचा जनानखाना, बरोबर आपले 





बी चाळली होती, राण्याकडे दुर्गादास ह्मणून जो मोठा 
जो मारवाडचा अज्ञान अजितसिंग राठोड याचा ब त्याचे 


याचा काळ राहिला नव्हता. हाणून, सानें पुढें शत्रंज्ञी थु 
पुत्रांवरच सोपवून, आपल्या फोजेचे दोन भाग करून ते दोघांचे सू 





दौळतीची व सामानसुमानाची लूट मिळविण्याचें मुख्य यदी 
आणि सुक्तावत यांजकडे आहे, असें भाटांनीं लिहिलें,्आहे, हा * 


कांहीं चालेनासें झालें. तेव्हां त्याणें आपला मुलगा 
बोलावून आणण्याकरितां निरोप पाठविला. कीं, तिकडे 


इकडे तुझ्या . 


_ परंतु मध्येंच, प्रसिद्ध ज्ञयमलछाचा वंशज शूर पुरुष सावळ 
त्या पुरबव्याची आणि मोंगलांची गांठच पट्ट दिली नाहीं, तेव्हां 
लोकांचे खाण्यापिण्यावांचून फार हाळ झाले ! अशीं एकामागून 
संकटें वौढत चाललीं, हें पाहून औरंगजेब निराश झाला; आगि ही 
करण्याचा त्याला अगदीं कंटाळा येऊन व तो अगदीं त्रासून, 
लढाई वगैरे कांय करावयाची असेल ती तुह्यीच चालवा,? असें आपले 


बराराहजार लष्कर देऊन, त्यास सावळदासाबरोबर 
मदतीला ह्मणून पाठविलें. इतक्यांत मारवबाडच्या 





'व्वांगळें नाहीं असें राण्यास वाटून, त्याणें भीमर्सिंगाला परत : 
'भीमसिंग हा बापाप्रमाणेंच विजय संपादून परत आला. 
ल लोक मोठे प्रामाणिक, विश्वासू , दयाशील आणि' एकवचनी 
* औरंगजेबाचे वर्तन असल्यामुळें ब त्यानें रजपुतांस 
असल्यामुळें ते चांगलेच हात धुऊन त्याच्या पाठीशीं लागले होते. राण 
| याचे मंत्रीमंडळांत एक दयाळसाह हणून मोठा धीरवीर आणि तरतरित 
होता. तो राण्याची दुसरी एक फौज घेऊन, माळव्यांत नर्मदा आणि 
मुलूख काबीज करीत गेला. त्याणें सारंगपूर, देवास, सरोज, 
आणि चंदेरी हीं शहरें लटलीं व तेथील रक्षक कापून टाकले, हीं 


रून टाकिलीं ! मुसलमानांनी जितका हिंदूंचा छळ केला होता 

यास, हात फावल्यावर बिलकुल कमी करावयाचें नाहीं, असा २ 

केला होता; व त्याप्रमाणें दयाळसाह यानें आपली तरवार मोंगळांचे 
चालविली, त्याविषयींचें वर्णन भाटांनीं जें केलें 





। राजपुत्रावर उत्तम प्रकारचा जय मिळविला, आणि त्याला 
लावलें, पुढें सुलतान अजीम हा रणथंबोर येथें जाऊन 

याचा हा पराजय होण्यापूर्वी नुक्तेंच एक वर्ष त्यानें आपल्या 

लोकांस आश्चर्यचकित करून टाकिले होतें; परंतु त्याचीच 


प्रथमतः राण्याला वाद उपस्थित करण्यास मारवाडच्या अज्ञान 
अभिमान कारण झाला, हें पूर्वी सांगितलेल्या हकीकतीवरून 
आणि तेव्हांपासून राण्यानें मेवाड आणि मारवाड 


फौज एकत्र करून पहिल्यानें, गोदवाड प्रांताची राजधानी गनोरा 
फौज होती तिजवर स्वारी करून जय मिळविला होता. त्या 


शूर माताही राणा राजसिंग यास पूर्णपणें अनुकूळ 
वैभवैश्वर्य कायम ठेवण्याकरिता जे प्रयत्न करणें इष्ट असून, 















वतींची हणून अकबर व तैबरखान यांच्यांशीं लढाई केली व तींत त्यांचा 
मोड करून टाकला. त्यानें त्या दोघां मोंगलांवर जो हा जय मिळविला, 
यया एक विलक्षणच गोष्ट भाटांनीं आपले ग्रंथांतरवाणळी आहे. ती अज्ञी:--- 
. एका रजपूत सरदारानें ५०० उंटांबर मशाली बांधून, रात्रीच्या वेळीं ते उंट मोक- 
् ळेच मोंगलांच्या गोटांत सोडिले, तेव्हां, हा काय चमत्कार आहे, झणूने गोटांतळे 
- सर्व लोक त्या उंटांकडे* बघत उभे राहिले असून, ते काय अनर्थ करतील ह्याची 
: त्यांना काळजी वाटत होती. तसेंच, कित्येक त्यांच्या मागें लागले; ह्यामुळे ते धूम 
शत्रूंच्या सगळ्या गोटांत धांवत अस्ताव्यस्त फिरूं लागले, तेव्हां गोटांत एकच 
. गोंधळ होऊन गेला, हा संधि पाहून रजपुतांनीं एकदम त्यांचेवर हल्ला केला; 
: आणि त्यांची कापाकाप चालवून, त्यांस पळवून लाविलें. ह्याप्रमाणें एकामागून एक 
* रजपुतांना जय मिळत जाऊन, मोंगल बादशहाचे वजन अगदीं कमी होत चाललें 

तसाच, तो लोकांना अत्यंत अप्रिय होत चालला होता. ह्मणून, राण्यानें असा 
विचार केला कीं, औरंगजेबाला पदच्युत करून त्याचे गादीवर त्याचा सुखभावी 
_ मुलगा अकबर यास बसवावे. अकबर याला आपल्या बापाचे वर्तन सर्व माहित 
_ असून, त्याने त्याचा बाप छाहजहान याजपासून कशी गादी मिळविली हेंही त्याला 
ठाऊक होतेंच. तेव्हां, अश्या बापापासून त्याचेंच अनुकरण करून त्याची गादी . 
आपण बळकावणें यांत कांहींच दोष नाहीं असं त्यांला वाटून, राण्याच्या मसलतीस 
त्यानें आपली संमति दिली. परंतु, ज्या दिवशीं अकबराच्या मदतीनें औरंगजेब बा- 
दशाहाला केद करण्याचा बेत होता त्याचे अगोदरच औरंगजेबाला तो सर्व बेत _ 
समजला. इकडे, राण्याच्या जोश्यानें ध्रुभ दिवस पाहून त्या दिवशीं औरंगजेबाला 
केद करण्यास जाण्याविषयींचा मुहूर्त सांगितला होता व सर्व प्रकारची तयारी झाली 
होती. पण, वर सांगितल्याप्रमाणें जेव्हां औरंगजेबाला ती बातमी समजली तेव्हा, 
: तो युक्तिवान्‌ नसता तर खचित राण्याकडून केद झाला असता; परंतु ज्या युक्तींनी 
_* आणि कपटाने त्यानें राज्य कमावलें होतें त्याच युक्तींनीं आणि कपटाने त्याने आ- 
. पल्या पुत्राला आणि त्याचे पक्षपाती र॒जपुतांनाही फसविले, या वेळीं औरंगजेबा- 
जवळ त्याळा आपलें रक्षण करण्याकरितां फोजही नव्हती. फक्त त्याचे संर- 
क्षक असे थोडेसे जुजबी लोक त्याचे जवळ होते. अकबर तर शत्रूला मिळून 
आपल्याला केद करण्याच्या उद्देशानें एक दिवसाच्या मुक्कामावर ये 
पोंचला आहे. असें त्यात्या केळले, व त्याचे दुसरे बडी मुलगे मुआडि 



















_ हाणून कांहीं तरी युक्ति करून, हें आलेलें संकट कसें तरी लौकर दूर केलें प 
या योजनेस तो लागळा, त्यानें चट्कर एक पत्र लिहिलें, व तें पत्र आपल्या 
: हेराचेच हातानें रजपूत सरदार, दुर्गादास, जो अकबराला साह्य 
_ त्याच्या बरोबरच येत होता, त्याचे हषी जाऊन पडेळ अशी व्यवस्था केली. ' 
_ हेरानें तें पत्र दुगीदासाचे डेऱ्यांत नेऊन टाकिले. औरंगजेबाने तें पत्र कप पट 
मुद्दाम अकबराच्यांच नांवानें लिहिलें होतें; व त्यांत त्याला ७असें कळविलें होतें की, 
“तुळा रजपूत साह्य होऊन. तख्तावर बसवीत आहेत हें बरें आहे, येणेंकरून 
आपलें कार्य सहज पार पडेल, आणि त्याखालीं औरंगजेबाने आपली सही केली 
होती. हें पत्र दुर्गीदासाला पोंचलें ब त्यांतील मजकूर वाचून त्याला अकबराविषयीं 
शंका उत्पन्न होऊन, त्यानें एकदम त्याचा पक्ष सोडला. दुर्गादासाला असें बा- 
टें कीं, हे बापठेंक एक असून, कपटाने अकबर हा आपणास बापापासून विभक्त 
असल्याचें दाखवित आहे; हणून अश्या कपटी मनुष्याला साह्य करून आपल्याला 
दु:खांत घाळून घेणें चांगलें नाही. आणि, असा विचार करून, त्याने त्याला साह्य 
करण्याचें अगदींच नाकारले. येणेंप्रमाणें औरंगजेबाचा दृष्ट हेतु अल्पायासाने 
सिद्धीस जाऊन, त्याला आपल्या संरक्षणाची योग्य तजवीज करण्यास अवकादा सां- 
पडला, तिकडे औरंगजेबाला ठार मारण्याकरितां तैबरखान याचांही कांहीं 
प्रयत्न चालला होता. परंतु अकबराचा रजपुतांनीं पक्ष सोडल्याचे समजल्याबरोबर 
त्याचा पूवीचा आवेश शिथिल पड्टून, तो औरंगजेबाचे हातीं सांपडळा व ढागळाच 
मारला गेळा, इतक्यांत औरंगजेबाला त्याचे दुसरे मुलगे, मुआझिम आणि अजीम 
असे येऊन मिळाले ब त्याचा सहज बचाव झाला, रजपुतांनीं वर सांगितल्याप्रमाणें 
अकबराचा जरी पक्ष सोडला होता, तरी त्याला आपल्या आश्रयांतून दूर केलें नव्हतें 

पुढें त्याने देगादासापासून ५०० रजपूत आपल्याबरोबर घेऊन बापाच्या भीतीनें तो 














१. ह्या कारस्थानाच्या युक्तयांनीं पूर्वा मुसलमान राज्ञांनीं मोठ्या बाणीच्या वेळा मारून नेल्या 
आहेत, औरंगजेबाचे पूर्वी श्िरक्राह यानें माठदेवाठा असेंच युक्तीने फसवन, आपलें कार्य 
डरकन घेतलें होतें क्या 
२, दुर्गादास हा ठूनी नदीचे कांढीं द्रुनरा नांवाचा एक प्रांत आहे तेथील ठाकूर असून, तो, 
:_ राणा राजसिंग याचे पूर्ण विश्रासांतळा होता. आणि ह्मणूनच साळा राण्यानें मारवाडचा अज्ञान का न 


















रायगडावर ळकर ळी र संभाजीराजाच्या आश्रयाला राहिला. व तेथून पुढें थोड्य 
नीं तो इंग्रजांच्या एका गलबतावरून इराणास गेला, 01000) हक, 


मग संभाजीराजानें इतका पुंडावा मांडला कीं» औरंगजेबाला मोठी काळजी पडली 


- संभाजीच्या संबंधाची जी त्याला भीति वाटत होती तिच्या योगानें त्याला रजपुतांशीं न 
- युद्ध चालविण्यास एकप्रकारे मोठाच व्यत्यय आल्यासारखे झालें. एकानें दोन बा- 
:_ जूंच्या वेगवेगळ्या दोन शात्रूंशीं झुंजणें झणजे मोठी पंचाईतच खरी ! रजपूत मोठे 
. शूर आणि तरवारबहादूर होते. तसेच मराठे हे धूर्त, चपळ आणि फसव्ये होते. 
: तेव्हां एकएकट्या शत्रूची पाठ पुरविल्याशिवाय गत्यंतर नव्हते; व त्याकरितां कोणाशी. 
_ तरी तह करून दुसऱ्याचा समाचार घेतला पाहिजे होता. औरंगजेबाचे मनांत मरा- 
ठ्यांच्या पाठीस लागावयाचें होतें. परंतु, रजपुतांशीं आपण होऊन तह॒ करण्याची 


गोष्ट काढणें झणजे आपल्या बादशाहीस केबळ बट्टा होय, हणून, याबिषयींची रज- 
पुतांकडूनच गोष्ट निघाली पाहिजे, असा त्याचा हेतु होता. तो हेतु, बोलतां बो- 
लतां त्याचेकडून त्याचा सरदार दिल्हेरवान यास समजला, व दिल्हेरखानाकडून, 







ही मुसलमान इतिहासलेखक लिहितो कीं, “ह्याप्रमाणें अकबर सुटून गेल्यावर, 


त्याच्या हाताखालीं कांहीं दिवस लष्करी अधिकार्‍्याचें काम केलेल्या एका रजपूत 
सरदारास समजला. तेव्हां, त्याप्रमाणें गोष्ट घडवून आणण्याचें त्या रजपूत सरदा- 


रानें कबूल केलें. तो रजपूत सरदार, जसा काय, मोंगलांच्या लष्करांतली नोकरी 


सोडून, आतां आपल्या देशीं जाऊन स्वस्थ घरीं बसण्याच्या हेतूनें झणून निघाला; न 
ब जातां जातां मध्यें राण्याला भेटण्याकरितां चितोडास उतरला. नंतर त्यानें राण्या- 


. ची भेट घेतली. त्या भेटींत राण्याचें व त्या रजपूत सरदाराचें अनेक विषयांवर बो- 


लणें झालें. बोलतां बोलतां युद्धे, लढाया, वगेरेंविषयीं बोलणें निघून, त्या सरदाराने 








र न मुळगा सुलतान अज्ञीम यानें, कोणयाही प्रकारचा उद्देश्श किंवा बोली वगरे कांहीं एक न कळ- 


_ वितां, दुगीदासाकडे चाळीसहजञार मोहरा ननर हणन पाठविल्या 





तेव्हां दुर्गादासानें, या 


*। 


छी! 


_ हळूच युक्तीने मांगलांच्या व रजपुतांच्या सल़ः्याविषयींच्या गोष्टी काढल्या, व॑ रोबटीं, डा डु 


य जा अर्थ, आपण अकबराचा पक्ष सोडावा किंबा याचा विश्वासघात करून त्यास सुलतान 





( २४२ ) 


“आपली. मर्जी असेल तर, आतां हीं युद्धे बंद करण्याकरितां आपणां उभयतांमध्यें 
सल्ला व तह होण्याची खटपट भी करितों व त्यांत मला यक्ष मिळेल अशी माझी 
खात्री आहे,' असं त्यानें राण्यास बोळून दाखविलं. तेव्हां, राण्यानेंही आपला त्या 
गोष्टीस अनुकूल अभिप्राय कळविला; व “आमच्या पक्षानं जे काय बोलावयाचे तें 
तुझीच बोला,? असा त्याने त्यास अधिकार दिला,?? मुसलमान इतिहासलेखकाच्या 
या लेखाशी भाटांच्या लेखाचेंदी प्रत्यंतर मिळते. इतकेंच नव्हे; तर, सुसलमानी 
दतिह्ासांत त्या रजपूत सरदाराचे जं नांव दिलेलं नाहीं तं भाटांच्या लेखांत सांपडतें, 
त्या रजपूत सरदाराचे नांव राजा इयामसिंग असून, तो बिकानीरचा राहणारा होता. 
त्यानें राण्याच्या परवानगीनं बादशाहाशी तहाचा विचार चालविला, परंतु बादशा- 
हान 'आज' 'उद्या' अश्ी चाळबाचाळव लाविली; व पुढे, 'आतां पावसाळा गेला 
ह्मणजे काय तो नक्की ठराव करूं! असें सांगून, तो तद्‌ लांबणीवर टाकिला, तहाचा 
बेत चाळू होता व पुढे पावसाळाही लागला, ह्मणून रजपूत लोक स्वस्थ होते. परंतु, 
औरंगजेबाने पावसाळ्याची फुरसत मिळाल्याबरोबर, आपलें मोडकळीस आलेलें सेन्य 
पुनः सुधारून त्यामध्ये भरती वगेरे केली, आणि पाबसाळा संपल्याबरोबर मात्क्यान्‌ 
छढाई सुरू केली, हा त्याचा घातुकपणा रजपुतांना पुरा समजून आला होता. परंतुते 
स्वतः घातुक बुद्धीचे आणि विश्वासघातकी नसून, बोलल्याप्रमाणं करण्यास चुकणारे 
नसल्यामुळें, दुसऱ्याचीं कपटें व कारण्याने त्यांच्या ध्यानांत फारगीं राहत नसत, आणि, 
रजपुतांच्या शत्रूंनी त्यांजवर जो कधीं कांहीं जय मिळविला असेल तो तरी, अशा 
घातुक बुद्धीशिवाय व विश्वासघात केल्यावांचून,,केवळ आमन्यासामन्याला उभे रा- 
हून, आपल्या आंगच्या वीर्यपराक्रमानें केला असल्याचें एकही उदाहरण त्यांच्या ए- 
कंदर इतिहासांत सांपडणें मुष्किलीचें आहे ! औरंगजेब वर लिहिल्याप्रमाणे आपल्या 
फोजैची तयारी करून समरांत उभा राहिल्याबरोबर, रजपुतांनींही त्याच्याशीं सामना 
केलाच. पण अखेरीस, “'जेजिया (डोईपटद्दी) कराचा कांहीं एक निकाल न लागतां, 
चितोडच्या आसपासचा जो प्रदेश मोंगलांनीं घेतला होता तो, व जोधपूरचें राज्य 
(मारवःड) हीं रजपुतांचीं रजपुतांस परत देऊन, मोंगलांचा आणि रजपुतांचा 
तह झाला; ब त्या दोघांची लढाई संपली,?? असें मुसलमान इतिहासकर्ते लिहितात, 
ब याबद्दलचा खरेपणा, खालीं टिपेंते राण्याकडून गेलेल्या यादीचा जो मसुदा दिला 





१. उर सांगितलेली यादी पढें लिहिल्याप्रमाणे औरंगक्ञेबाकडे राण्याकडन गेळी होती£- 


“आपले आज्ञाधारक सेवक, आपल्या हेतूप्रमाणे आणि आपल्या पाचारणांप्रमाणें राण्याकडन 
“खाठी लिहिंल्याप्रकारची ठेखी यादी देऊन पाठवील आहेत. आमची अक्षी आत्या आहे की 


( २४३ ) 


आहे त्यावरूनही दिसतो. राण्याकडून ही यादी व ती कबूल असल्यास, आपली तह 
करेण्याची खुषी असल्याबद्दलचें पत्र अशीं, कूरसिंग (राण्याचा चुलता), सरदार 
पन्मसिंग, आणि बादशाहाकडचा एक नरहरभद्द झणून होता, अशा तिघांच्या मार्फत 
बादद्याहाकडे पाठविण्यांत आलीं. तेव्हां त्याप्रमाणें औरंगजेबाने ती यादी कबूल क- 
रून, आपल्या संमतीचा दरक असा त्या सल्लापत्रकावर पंजा मारिला ब आपली 
भंजुरी लिहून तें पत्र राण्याकडे परत पाठविलें. हा सर्व तहाचा योग जो घडून आला 
तो मोगलांच्या विश्वासक्रातकीपणावरून तसा घडून यावयाचा नव्हे; पण, पुढें यु- 
द्वाच्या एन वेळेस जो संतत पाऊस लागला कीं, त्यामुळें रजपूत अगदीं त्रासून गेले; 
व इतक्यांतच, ज्याच्या हिमतीवर येवढालीं युद्धे चाललीं होतीं तो शूर राणा राज- 
विंग आपल्या अंगावरील जखमांनीं, व राज्यावर आल्यापासून त्याला एकसारखा 
त्रास सोसावा लागला त्यामुळें तो जो अगदीं श्रमून गेला होता त्या योगाने, त्याचा 


“व्यादींत ठिहिठेल्या आणि पद्मसिंग तोंडाने ज्या आपल्यास कळवितीळ त्या विनंत्या आपण 
““मान्य कराल, 

£ ६ ळी.---चितोड आणि याचे भोंवताळचा प्रदेश, ज्ञो मळ रजप॒तांनीं वसविला, तो सव 
“आमचा आझ्यांस देण्यांत यावा, 

“९ री.-ाहिंदची देवाल्यें आणि इतर पवित्र ज्ञागा, ड्यांचेमध्यें मुसलमानांनी दांडगाईनें 
““मशल्ञिदी बांधल्या व ड्या ज्ञाग्यांचा उच्छेद केला, त्याविषयी आतां आमचें कांहीं बोलणें नाहीं; 
““परंतु यापुढें असा प्रकार कोठेही होऊं दऊं नये. अश्या दांडगेपणाचा अगदी मोड झाला पाहिज्ञे, 

“ ३ री.-र्‍यापूर्वी राण्याकडन बादका[हाळा जी मढत आणि साह्य होण्याचें ठरठें असून ला- 
“प्रमाणें होत आलें, तसंच साह्य यापुढेंही होण्याविषयी इकडचें अभिवचन आहे. परंतु यापेक्षां 
“दुसऱ्या प्रकारचे जास्त हुकूम मात्र होऊं नयेत. आणि, 

“ अ थी.---मवत राज्ञा जसवंतसिंग यांचे मुळगे आणि याच्या पदरचे ठोक हे आपण होऊन 
“आपल्या राड्याचा कारभार पाहण्यासारखे झाल्याबरोबर यांचें राज्य (मारवाड) त्यांच्या स्वाधीन 
““होईळ, अक्षी आह्यांस आक्रा आहे. 

“ आपल्याविषर्या आझांस जो आदर आणि ज्ञी सन्मानबुद्धि आहे, तिच्या योगानें आणखी 
“आपल्याजवळ कमी दर्जाच्या मागण्या करण्यास नंकोच वाटतो. आपला सुदेवभास्कर नेहगी ते- 
““ज:पुंब राहून याच्या दीप्तीमुळें सर्व जगत सुप्रकाशित असो. व या सुदैवभास्कराचें तेज दिवसें- 
“दिवस अधिकाधिक वृकिंगत होउन, याची प्रभा कधीही अस्तंगत न होबो, 

ही अर्जा लिहून पाठविणारे आपळे नस्त्र सेवक, 
शूरसिग आणि नरहरभड.? 

१. कोणयाही बादक्षाही लेखावर बादशाहाने आपला पंज्रा मारून याचे बाजूला मंजुरी? इतकी 
अक्षरे लिहिलीं, झणक्षे तो लेख बादशहाचे ह्यातचा दस्तेवज झाळा, असें तमनत असत. 


( २४४ ) 


याच वेळीं अंत झाला !' (वि० सं० १७३७ झणजे इ० स० १६८१.) अशा 
कारणांनी रोवटीं रजपुतांनीं तहाची योजनाच पसंत केली 

येथें शोवटीं, आणखी एकदां मेवाडचा मोठा सखदेशाभिमानी राणा राजसिंग 
याच्या एकंदर कारकीरदीकडे व वर्तनाकडे मागे उलटून पाहूं; व त्याच्यामध्ये आणि 
त्याचा कट्टा शत्र जो औरंगजेब्र त्याचैमध्यें क्रिती अंतर दिसतें तें बघू. आतां, त्या 
उभय व्युत्क्रम स्वभावाच्या राजपुरुषांची तुलना करून पाहूं, असें झणणंच मुळीं गैर 
आहे असें दिसेल; तथापि, ह्या तुलनेत त्या उभयतांच्या स्वमावव्युत्क्रमतेचें तर नीट 
परीक्षण होईल व ते तरी इतिहासदृष्टीनं एक कामच होईल. मोंगल बादशाह औरंग- 
जेब्र हा अत्यंत अधमाधम आणि नीचत्रत्तीचा होता हें त्याच्या कारकीदीत प्रतिपदीं दिसून 
येण्यासारखे आहे. इतिहासलेग्वक तर असें लिहितात कीं, याचेइतका दुष्ट, दुरात्मा, 
लोभी, हिंसक, क्रूर, निर्दय, आणि विलक्षण बादशाह आदियाखंडांतील कोणत्याही 
राष्ट्राच्या तरतावर राज्याधिकारी झणून झालेला नाहीं. कोणत्याही प्रसंगी औरंगजे- 
बाकड्टन थोरपणाचे, उदारतेचं व सुमनुष्यास शोभेल असं एकही कृत्स झाल्याचा 
दाखला सर्व इतिहासांत नाहीं. मनुष्य कसाही पापात्मा असला तरी, त्याचे ठायीं 
कृतज्ञता हाणून जो ज्ञानवान्‌ जीबांत असणारा एक इश्वरदत्त गुण असतो, त्याचा- 
देग्वील त्याजमध्ये पूणपणं अभाव होता. त्यानं आपल्यावर उपकार करणाराचे कधीं 
आभार मानिळे असल्याचं उदाहरण त्याच्या एकंदर इतिहासांत सांपडणें दुरापास्तच! 
तो असा कृतघ्न स्वभावाचा असे कीं, त्याच्या शत्रूंनींही त्याजवर उपकृति केली अ- 
सल्यास ती तो बिलकूल न समजतां, ती त्यांची,उपकृति फेडणं ह्मणजे, त्या उपकारी 
ठात्रूंचा सर्वाशांनीं आणि मोठ्या कपटपाटवाने सत्यानाश करण्याविषयी उद्यक्त असणें, 
हेंच तो आपले कर्तव्य आणि थोरपण समजत असे! असला, घोर वनपशूहूनही 
नीचदृत्तीचा नराधम ओरंगजेब्र हा मोंगलवंश्यांत जन्मास आला होता; व त्यानें 
मनुष्यस्वभावाच्या यत्यंत निंद्य ब सदोष आचरणांची व कृत्यांची अगदीं कमाल क- 
रून सोडिली ! याविपयींचा खुलासा पाहणें तो या रजपुतांच्या इतिहासांतच कितीसा 
सांपडणार आहे ? त्याबद्दल खुद्द मांगलांचाच इतिहास पाहिला पाहिजे; झणज त्यांत 
औरंगजेबाच्या एकंदर नीच व अधमाधम कृत्यांचा पूर्णपणें बोध होईल. तोच रज- 
पूत राजांच्या मनाचा थोरपणा, त्यांचें उदारांतःकरण, त्यांचें सदसद्विवेकानुवर्तन 
आणि त्यांची सत्यनिष्ठा, हीं किती प्रशंसनीय व जागत होतीं १ एन आणीबाणीच्या 
प्रसंगींही त्यांची शत्रूविषयीं निमंत्सरबुद्धि, त्यांचें त्यांजविषयीं ममत्व व त्यांची शत्रंच्या 
संकटसमयीं त्यांजवरील अनुकंपा, हे मनुष्याच्या सुशीलतेचे अत्यंत शिखराला पोंच- 
लेले सहुण यांचें त्यांचेमध्ये पूर्ण वास्तव्य होतें, असं त्यांच्या प्रत्येक इत्यांत स्पष्टपणे 


( ९४५ ) 


कोणाच्याही नजरेस पडण्यासारखें आहे. आणि हे सर्व गुण, त्यांचेमध्ये शोयं ब प- 
राक्रेम हे जे वीराचे गुण ते पूर्णपणे असतां त्यांचे बरोबरीनेंच वसत होते, हें त्या 
त्यांच्या सद्रुणांची विशेष खुति आणि प्रशंसा करण्याला कारण आहे. आपला पुत्र 
मोठ्या शोर्यानें दुस्मानांचा सूड घेत व पराक्रम करीत मुलूखगिरीवर निघाला असतां, 
त्या मुळूखगिरीमध्यें त्या दुस्मानांना व त्यांचे प्रजेला फार त्रास होतो असा गवगवा 
कानावर आल्याबरोबर, त्या विजयी पुत्रास, एकदम पुढें न जातां परत येण्याचा 
हुकूम पाठविणारा, असा निरपेक्षबुद्धीचा व दयाळ राजा आढळणें, झणजे कांहीं 
साधारण गोष्ट नव्हे ! राणा राजसिंग याचा थोरपणा आणि त्याचा सदाचार यांचे- 
विषयीं भाटांनीं तर फारच सखुति केली आहे. आणि तो तद्या स्तुतीला पात्रही ख- 
राच, तसाच, आपल्या जातीची परंतु मोंगलबादशयाहाची, हणजे परधमोत गेलेली 
शात्रुस्त्री, आपल्या हातीं सांपडली असतां तिचा योग्य सन्मान ठेवून, तिच्या अब्रूस 
किंवा स्त्रीधर्मास स्पश न करितां, तिळा तिच्या बादशाहपतीकडे निर्वेधपणे पोंचती 
करणारा, अद्या कडक त्रताचा राजपुरुष असणें हे तरी कांहीं सामान्य उदाहरण 
नाहीं! तो जसा तरवारबहादूर होता तसाच कलमबहादूरही होता; हें, त्यानें औरं- 
गजेबास जं पत्र लिहिलेलें मागग दिल॑ आहे, त्यावरून सहज समजण्यासारखें आहे. 
त्या पत्रावरून त्याचे शिक्षण, त्याचें न्यायानुवर्तन आणि त्याची प्रोढता व निर्भीड- 
पणा हीं व्यक्त होण्यासारखीं आहेत. ह्याप्रमाणें तो, राजकुलीन पुरुषांमध्ये अवश्य 
असणाऱ्या गुणांत वर्णन करण्यासारखा राणा होऊन गेला, यांत संशय नाहीं, मात्र 
तो असावा त्यापेक्षां ज्यास दयाशील असल्यामुळें, न्यायनिष्टरतेने एखाद्याच्या अम- 
लाचें जें वजन आपल्या जवळच्याही लोकांवर असतें तसें त्याच्यानं राखतां आलें नाहीं, 
येवढाच काय तो त्याजमध्यें दोप होता, असं इतिहासठेखक ह्मणतात. व हणूनच 
पूर्वी, (प्रष्ठ २२६) “त्याची स्वतःची वर्तणूक, आपल्याकडे सर्व अम्मल राखून सर्वो- 
वर सारखा दरारा ठेवण्यासारखी नव्हती;!'? असें ध्वनित करण्यांत आलें आहे. या- 
पेक्षां त्याजमध्ये दुसरा कोणताही दोष काढण्यास स्थल नाहीं. बरे, असा हा राणा 
केवळ आपल्या क्षात्रधमोत आणि राज्यकतृंत्वांतच प्रशंसनीय होता असें नाहीं; तर 
त्याचें लोकोपयोगी कामांकडे आणि नवीन नवीन सुधारणांकडेही उत्तम रीतीनें लक्ष्य 
होतें, असें त्याच्या दुसऱ्या कुत्यांबरून दिसतें, याचे स्पष्टीकरणार्थ या भागाचे शेवटीं 
त्याच्या त्या लोकोपयुक्त कृत्यांचेंही थोडेसें वर्णन जोडणे प्रासंगिक होईल असं जाणून, 
आझी तसे करितों. दे लोकोपंयुक्त काम ह्मणजे, त्यानेंश्वांधलेलळा 'राजसमुद्र' .नां- 
ब्राचा विखीण ताव दोय, हा तळाव त्यानें कोणत्या स्थितींत व कोणत्या उद्देशानें 


( २४६ ) 


बांधिला, याबद्दलची हकीकत दिली असतां त्याच्या राजकीय वर्तना'चें विशेष स्पष्टी- 
करण केल्यासारखे होणार आहे. 

बर सांगितलेला 'राजसमुद्र' तलाव, ज्यास रजपूत लोक 'राजसमुंद' असें हझण- 
तात तो, राणा राजसिंग यानें आपल्या राजधानीचे पूर्वबाजूस १२ कोसांवर अरवली 
डोंगराचे पायथ्याशीं एक कोसावर एक मोठें विखीण मेदान होतें तेथें बांधिला, त्या 
मदानांतून गोमती नांवाची एक सर्पाकांते नदी अरवली डोंगरांत उगम पावून पुढें 
चालली होती. तिलाच आडवून, तेथं मोठा थोरला मजबूत "बांध घातला आहे. व 
त्या बांधाच्या आंत हा तलाव झाला आहे. ह्या तलावाला चोहोंकडून सुंदर पांढऱ्या 
पापाणांची पाळ बांधिली आहे. त्या तलावाला त्यानं आपल्या नांवाने युक्त आणि 
त्याच्या विस्तीर्णतेचं बोधक असें 'राजसमुद्र हें नांव दिलें व तंच अजून चाळू आहे. 
ह्या तलावाचा बांध साधारणतः वतुलाकृति आहे व तें वतुळ सुमारें दीड कोस लां- 
बीचे आहे, वायव्य व ईशान्य या बाजू आणि उत्तर मर्यादा ह्या बाजूकडे डोंगर अ- 
सल्यामुळें तिकडे बांध घालण्याचे मुळींच प्रयोजन पडलें नाहीं, बांधाच्या आंत अति- 
दाय खोल आगि ओरस चोरस सहा कोसांचे असं हें 'राजससुद्र' सरोवर झालें आहे, 
ह्या सरोवराला वर सांगितल्याप्रमाणें चोहोंकड्टन सुंदर पांढऱ्या पाघ्राणांची पाळ आ- 
हेच व त्या पाळीला तश्याच दगडांच्या उतरत्या पाहिऱ्या आहेत; त्यामुळें उन्हाळ्यांत 
पाणी खोल गेलें तरी तं दगडी पाळीशींच नेहमीं खेळत राहून, पाण्याच्या कडेबरो- 
बर दगडी पाळ असते. ह्या तलावाच्या भोंवताळीं उंच जमीन असून, मध्ये तो वि- 
स्तृत जलपृष्ठभाग दिसतो. ज्यानं हें सरोवर बांधिले तो राजतिंग जर आणसी कांहीं 
दिवस वांचता तर, त्यानें ह्या तलावाचे भोवतालच्या हल्लीं अगदीं उघड्या दिस- 
णाऱ्या जमीनीवर सवंत्र सुंदर व दाट झाडं व वृक्ष लावून वनछाया बनविळी असती, 
ह्या तलावाच्या दक्षिण बाजूला राणा राजसिंग यानेंय वसविलेळें 'राजनगर* नांवाचे 
दाहर व किल़ला आहे. आणि बंधाऱ्याचे वरच्या बाजूला क॑करोळीचें एक देऊळ बां- 
घिलें आहे, श्रीकृष्णाच्या उभे राहण्याच्या आकारांवरून जीं त्याचीं सात प्रकारचीं 
रूपं मानलेली आहेत, त्या सात स्पांतील कंकरोळी नांवाचें एक रूप असून, त्या 
श्रीकृष्णाचे वरील देवालय आहे, ह्या देवळाचें काम फारच चांगलें व खोदींव असून, 
त्या काळीं त्या प्रकारच्या नक्षीचे कामांची किती सुधारणा झाली होती त्याचा तो एक 
उत्तम प्रकारचा नमुनाच आहे. ह्या देवळाच्या भिंतींवर राणा राजसिंग याच्या पर्यतच्या 
सर्व राजपुरुपांच्या वंशावळी खोदल्या आहेत, वरील तलाव वगैरे करण्यास एकंदर 
९६,००,००० रुपये राणा'राजसिंग यास खर्च आला; व तो त्यानें, त्याच्या सर- 
दारांनीं आणि दुसरे जे कोणी मातबर लोक होते त्यांनीं, वर्गणी जमवून भागविला. 


( २४७ ) 


हा येवढा खर्च करून राजसिंगानें हें काम केलें, व त्यासुळें त्या भागास मोठें सोंदय 
औलें ही गोष्ट तर खरीच आहे; परंतु हा इतका खर्चे करण्याचें मूळ कारण काय, 
हें बघितले झणजे त्या कृत्याचे सोंदर्य आणि उपयुक्तता हीं द्विगुणित बाढलेलीं दिस- 
तात. इतका मोठा खर्च करून हें काम करण्यास राणा राजसिंग याला असं कारण 
झालें कीं, राजपुतान्यांत अनेक प्रसंगीं जे थ्रोठमोठे दुष्काळ व त्यानंतर पटकीचे 
उपद्रव हीं दोन ईश्वरी कोपाचीं भयंकर अरिष्ठें गुदरतात, त्यांतीलच दुष्काळाचें एक 
मोठें अरिष्ट राजसिंगाने कारकीर्दीत मेवाडप्रांतावर येऊन, लोक अगदीं अन्नान्नगत 
झाले होते. तेव्हां, त्या लोकांना कांहीं तरी उद्योग काढून त्यांच्या पोटापाण्याची सोय 
लावून देण्याची राण्यावर मोठी जबाबदारी होती; आणि ती जबाबदारी लक्षांत वा- 
गवून त्यानं वर लिहिलेल्या तलावाचे उपयुक्त काम काढिले. कीं, पुन: जर कधीं 
दुष्काळ पडला तर ह्या विस्तृत तलावांतील पाण्याचा लोकांना यथेच्छ पुरवठा व्हावा, 
राजसिंगाच्या या योजनेवरून त्याची 'धमंबुद्धि कशा प्रकारची होती हें तेव्हांच सम- 
जण्यासारखे आहे. धर्म करणें तो असा करावा कीं, ज्याला तो करणें आहे त्यास 
त्यापासून तत्कालीं उपयोग होऊन, त्यापासून पुढील संततीलाही संततचा उपयोग 
घडावा. आणि अशा प्रकारची ज्याची खाभाविक धमंबुद्धि त्या माहात्म्याबद्दलची 
कितीही स्तुति केली तरी ती बाजवीच होईल, यांत संशय नाहीं. 'राजसमुद्र' हा 
तलाव बांधण्याचें हें मूळ कारण पाहिलें हणजे, ज्या काळीं तो बांधिला त्या विलक्षण 
आणीबाणीच्या वेळीं त्याच्या बांधण्याचे कामावर असलेल्या लक्षावधि लोकांस जो उ- 
पयोग झाला, तो उपयोग त्या काळाचे पुढेही अनंत काळपर्येत लोकांच्या अनुभवास 
येईल, याविषयीं मुळींच संशय नाही. आणि हणूनच वर लिहिल्याप्रमाणे, ह्या 'राज- 
समुंद' तळ्याच्या प्रस्तुतच्या सोंदर्यात त्याच्या मूळ कारणानें विशेष सोंदर्य भासमान 
होतें, असें आह्ली झणतो'. 

वरील दुष्काळ ह्मणजे राणा राजसिंग हा गादीवर बसल्यानेतर सात वर्षोनीं (वि ० 
सं १७१७ किवा इ० स० १६६१ या वर्षी) मेवाड प्रांतांत पडछा. आणि त्याचे 
दूरीकरणार्थ वर लिहिलेल्या तलावाला सुरुवात करण्याचा पहिला दगड, ज्योतिष्यांनीं 








१, “राञजसमुद्राःसारखीं सरोवरें गुजराथ व मेवाड प्रांतांत पुष्कळ असन, तीं मुळ बांधण्याचा 
उदेश तरी, अक्ञाच प्रकारचीं दुष्काळ वगेरेसारखीं संकटे दूर करण्याकरितां झणून असावा, असें 
बाटतें, प्रांतेज येथील भोंक व ढेबर नांवाचे तलाव, विरमगांवचा मन्सर तलाव, अहमदाबादचा काँ 
करिय़ा तलाव, डाकरचा सरसागर तलाव वगेरे सरोवरें फार मोठाली आगि प्रसिद्ध आहेत, अहमदा- 
बादच्या कांकरिया तलाबाची दुरुस्ती तेथीठ कलेक्टर आ० बारोंडेळ यांच्या कारकौदींत म्युनिसि- 


पाळिटीनें एक लक्ष रूपये लावन केल्यामुळें तो तळाव पाहण्यासारखा झाला आडे, 
रा» इ० १३२ 


( २४८ ) 


सुमुहूर्त आणि सुदिन सांगितल्यावरून, पोष घद्ध ८, मंगळवारी, बसविण्यांत 
आला. आलेल्या दुप्काळव्याळांतून आपली प्रजा कशी वांचेळ व तिचा निर्वाह कसा 
चालेल याबद्दलची राणा राजविंग यास मोठी चिंता पडली होती, तितक्यांत त्यास 
आपले नांब कायम करण्याची व त्यामध्येच रयतेचा परामष घेण्याची बुद्धि सुचली; 
आणि त्यानें वर सांगितलेला तलाव बींधण्यास सुरुवात केली, तं काम एकसारखे 
सात वपॅपर्येत चाललें ह्वोतें. व त्याच्या प्रारंभीं व अखेरीस राण्यानें हिंदू रोतींप्रमाणें 
सर्व प्रकारचीं होमहवनें, बलिदान आणि दुसरां श्ांतिस्वास्थ्य थ्राप्त होण्याकरितां क- 
रावयाचीं जीं कम तीं करून, ब्राह्मणांचा व देवाचा आशीर्वाद घेतला. 

राणा राजसिंग याचे कारकीर्दीवर भाटांनीं जो पद्यग्नंथ लिहिला आहे, त्याचें नांव 
'शाजविलास' असें असून, त्यामध्ये त्याच्या कारकीर्दीतील भयंकर दुष्काळाचे वर्णन 
फारच करुणोत्पादक दिलें आहेः --''आपाढाचा महिना संपून गेला तरी पर्जन्याचा 
बिंदु पडला नाहीं; आणि याचप्रमाणे श्रावण व भाद्रपद देही पावसाळ्यांतळे मुख्य 
दोन महिने अगदीं कोरडे ठणठणीत गेले; तेव्हां, सर्व जग जसं ख्वायाला उठले ! 
हँ महासंकट जाणून, राणा राजसिंग हा आपली कुलस्वामिनी चतुर्थुजा देवी इचे 
देवालयांत जाऊन, त्यानें तिची प्राथना केळी कीं, “हे जगदंबे, सर्व जीवजंतूंची 
काळजी तुला आहे! त्यांचें रक्षण करणार तूंच समर्थ आहेस !' परंतु इंश्वरच कोपला; 
तेथें नुस्त्या प्रार्थना काय करणार ? अवध जग क्षुधेने पीडून, सर्व लोक अन्नाननगत 
झाले ! क्षुधेची शांति करण्याकरितां, कधीं कोणीं ज्यांच्याकडे ढुंकूनही बवितलं नाहीं 
असे पदार्थ लोकांनीं भक्षावे. आई, बाप, बहीण, भाऊ, नवरा, बायको वगैरे मनु- 
ष्यांचीं परस्पर नातीं हीं दरोबस्त एकीकडे राहून, कोणीच कोणाविषयी पवी बाळगी- 
नासें झालं. ज्याला त्याला आपलें पोट जड झालें; तेव्हां, इतरांची काळजी आणि 
मायाममता बाळगण्याचे कोणाला सुचणार ? फार तर काय, पण आईंबापांनीं आपलीं 
पोरें देखील विकठीं ! जो जो दिवस उजाडावा तो तो अत्यंत भयंकर असा प्रत्येकास 
दिसावा ! प्रतिदिवशीं दुष्काळाचे पाऊळ आपलें पुढें ! लहानसहान आणि बारोक- 
सारोक असे एकंदर जीवजंतुदेखील मृत्यु पावले ! ते तरी वांचतात कशानें १ त्यांना 
खायाला काय होतें १ सर्व बयाचे हजारों लोक क्षुधादेवतेला बळी पडले ! एका भु- 
केला पुरेसं अन्न दोन दोन तीन तीन भुकांना पुरवून लोक खाऊं लागले; परंतु अ- 
शानें काय होणार ! सर्वदा पश्चिमेकडचा उष्ण वारा वाहून सर्व एथ्वी अगदीं तत्त 
होऊन गेली ! त्यामध्येंच पटकीसारखे भयंकर रोग उद्भवले ! मग काय विचाराव- 
याचें आहे ! रात्रीं, निरभ्न औंकाशांत तारागण चकचकीत दिसावा ! रात्रदिवसाच्या 
कोणत्याही काळांत आकाशामध्ये ढगाचा एक बिंदुददी दिसत नव्हता ! मग विजेचे 


९ २९४९ ) 


ऱ्वमकर्णे आणि मेघगजंना यांची कल्पना तरी कशाला ? अद्या वर्षेतुमध्यें असे कोर 
रडे दिवस, हणजे जगाची काय स्थिति असावी ! नद्या, तळीं, विहिरी, वगेरे सर्व 
कोरडीं शुष्क होऊन पडलीं! मोठमोठ्या धनिकांची आणि अठराविस्वे दरिद्र अस- 
लेल्यांची एकच स्थिति होऊन गेली ! ब्राह्मणांनी आपलीं कर्मे सोडलीं, चारही वण 
एकंकार होऊन, त्यांच्यांमर्ध्ये परस्पर ज्ञातिबेधारण मुळींच राहिलें नाहीं ! यूट कोणता 
व ब्राह्मण कोणता हें मुळींच ओळखूं येईनासं झालें ! “सवारंभास्तंदुलाः प्रस्थमूला;! 
हें जें ततव, त्याजकडे*सर्वोरचें पाहणें! मनुष्यमात्राची शक्ति, विचार, शहाणपणा, 
कसब, युक्ति, धर्म, आचार, हीं सर्व एका बाजूला राहून, जो तो पोटाच्या विवंचनेत 
अगदीं बुह्डून गेलेला दिसे ! कोणाच्या तोडावर उत्साह किंवा कळा हीं दिसेनाशी 
होऊन, जिकडे तिकडे मूर्तमंत बुभक्षितत्व दृष्टीस पडूं लागलें ! जातिवर्णविचार 
आणि तत्संबंधाचे अभिमान हे क्षुद्ेदनामीमध्ये जळून, करपून व भाजून ठार झाले ! 
सर्व भूप्रदेशावर कोठेंही ओलसर वृक्ष, पण, पुष्प, लता, वली, वगैरे दिसेनाशी 
झालीं ! तीं गेलीं कोठे ? तीं सर्व मनुष्यांच्या भक्ष्यस्थानीं पडलीं ! लोकांनीं झाडाच्या 
सालीदेग्वील सोळून खाल्या ! मनुष्याला मनुष्यानें खाण्याचा प्रसंग आला ! सर्वत्र 
उदास आणि भणभण दिसूं लागलें ! शहरें व गांव सर्व उद्दसत पडलीं ! जेथें कोठें 
कांहीं खाण्याचा सुगावा लागेळ तिकडे लोक घांवू लागले. ज्यांस अबूनें ह्या 
संकटाचे निवारण करण्याचें सामथ्ये राहिलं नाहीं त्यांनीं तर आत्महत्या करून 
घेतल्या ! मोठमोठीं घराणीं देशोघडीस लागलीं ! बहुत कुटुंबे तर निर्वश 
झालीं ! जलचर, स्थळचर, आणि व्योमचर असे मनुष्यांवांचून प्राणी दृष्टीस 
पडेनासे झाले ! सर्व लोकांच्या आश्या अगदीं नष्ट झाल्या! सर्व प्रथ्वी नि:- 
सत्व होऊन मृत्तिकावरिष्ट राहण्याचीं सर्व चिन्हे दिसू लागली !” ह्या प्र 
कारचें अगदीं साधें तरी अत्यंत भयकरुणोत्पादक असें त्या वेळचें हें दु- 
ष्काळवणेन वाचून, कोणत्याही काळच्या वाचकांस खरोखर दुःख वाटल्यावांचून 
राहणार नाहीं. अशा वेळीं कशाही घेयीचा व हिमतीचा मनुष्य असल्यावर त्याचा 
काय उपाय चालणार ? इंश्ररी क्षोभच जेथें झाला तथे मानवांचे प्रय्न ते कितीसे 
पुरे पडणार £ हें उघडच दिसतें. तथापि, ज्याच्याकडे राज्यकर्तृत्व आणि प्रजारक्ष- 
णाच्या जबाबदारीचा भाग असतो त्यानें, अश्या वेळीं श्रम आणि खर्च यांजकडे न 
बघतां आपल्या देशांतील लोकांच्या निवाहाकडे, आपल्या शक्तींत असणाऱ्या सर्व 
तजविजी आणि योजना केल्या पाहिजेत, हा त्याचा धर्म होय, तो धर्म जे बुद्धिमान 
आणि प्रजारक्षणतत्पर राजे सर्व प्रकारचीं धोरणें ठेवून 'पाळतात, ते, राणा राजसिंगा- 
सारखे आपलीं नांबें आणि आपल्या कीति “यावचंद्रदिवाकरो' अशा अजरामर क- 


( २५० ) 


रून, नंतर देह विसर्जन करितात. वर लिहिल्या प्रकारच्या संकटांत मोठ्या मित 
बारीने आणि होईल तितक्‍या रीतीनें, ज्या राण्यानें राजसमुद्र तलावासारखें भक्कम 
व अवाढव्य काम काढून, त्या कामावर रयतेचें पोषण केलें व तिला दुष्काळांतून 
निभावून घेऊन, नंतर औरंगजेबासारख्या दुष्ट, निर्दय, अमानुष आणि अविचारी 
मोंगल बादशाहाशीं मोठ्या नेटाने टिकाव धरिला, हें राजसिंगाचें सामर्थ्य असाधा- 
रण होतें, यांत संशय नाहीं, ह्या रजपूतराजानें प्रजारक्षणसंबंधानें अत्यंत दयालतेचीं 
कामं करून जें वीर्यशो्य दाखविलें त्याच्या सत्कृतीमुळें मोंगल्यादशाहास तर त्यानें 
केवळ लाजविलें, असें हिंदु व मुसलमान असे दोन्ही प्रकारचे इतिहासलेखक झण- 
तात; हें भूपण तरी राणा राजसिंग यास सामान्य नाहींच. सारांश, नांव घेण्यासा- 
रख्या अश्या उत्तम राजमालिकेंतीलळ हा राणा एक बहमोळ मणि मेवाडच्या इति- 
हासांत इतिहासलेखकांकड्ून वणिला गेला व त्याचें सत्कुल अधिक सुशोभित व दीति- 
मान झालें, यांत संदेह नाहीं. 


भाग बारावा. 


राणा जयसिंग. 

राणा जयविंग,-तो आणि याचा सावत्र भाऊ यांचा एककाळीं ज्नन्म झाला या संबंधाची गोष्ट,-- 
जयसिंग राणा आणि छ्ाहज्ञादा अजीम यांचीं बोळगीं चालतांत.---तह.---यांचा पुन: बेबनाव,--- 
राणा जग्रसमद्र (जयसमुंद) नांवाचें सरोवरबांधितो.-- कु टुंगकळह.---गादीचा वारसदार उमरावसिंग 
हा बंड वरितो,-- राणा जयसिंग याचा मृत्यु.--उमराष्लिंग राणा होतो.--ओरंगजेबाचे मला- 
बरोबर त्याचा तद्द,---यावेळी घडलेल्या गोष्टींच्या संबंधानें विचार.-न्ञेजिया किंवा डोईपट्ी या कराचें 
स्थापन,-बादशाही अमलापासून रजपूत दूर होतात.-- याची कारणें.--औरंगज्ञेबाचा मृत्यु.-- 
बादशाडीकरितां भांडणें.---महादरशाह हा बादशाह होतो.-->-चिखळठोक स्वतंत्र होतात.---मेवाड 
मारवाड आणि अंभेर यथीळ तिन्ही राज एक होतात.--ते लढाया सुरू करितात,-बहादरक्याह 
बादशहाचा मृध्य,-- फिरोकशीर हा तख्तावर बसतो.-__तो मारवाडच्या राञजकन्येबरोबर 
लम करितो.-हिंदुस्थानांत इंप्रजांचा मळ प्रवेशा.-- राणा उमरावसिंग हा बादज्याहाबरोबर तह 
करितो,-__ ज्ञाट लोक स्वतंत्र होतात.---राणा उमरावसंगाचा मृलु.--ऱयाच्या गाणखमभावाचें वर्णन, 


राणा राजसिंग मेल्यानंतर त्याचा मुलगा जयसिंग हा मेवाडचा राणा झाला. 
हे वर्षे वि० सं) १७३७ झणजे इ० स० १६८१ हें होते. राणा जयसिंग याचे 
जन्मकाळीं एक चमत्कारिक गोष्ट घडली ती आह्मी येथें सांगतों. त्या गोष्टीवरून 
रजपूतवंशांतील एक विशेष रींतीची किंवा आचाराची भाहिती होईल, हा राणा 
ज्या वेळीं जन्मला त्याच वेळीं, परंतु थोडीशी अगोदर, त्याची दुसरी एक सावत्र 


( २५१ ) 


आई प्रसूत होऊन तिलाही एक मुलगा झाला. मेवाडच्या राजघराण्यांत अशी एक 
औल आहे कीं, जो मुलगा पहिल्यानें जन्मतो त्याच्या दंडाला 'अमरधव' नांवाची 
एक मुळी असते ती त्या मुलाचे बापाने आपल्या हातें बांधावी, ब याप्रमाणें ती 
मुळी त्याचे दंडाला बांधिली हणजे तो मुलगा गादीचा मालक व्हावयाचा असं सम- 
जत. ती मुळी पोष्टिक असून, कशाही उन्हाच्या तापानें ती सुकत नाहीं, अशी 
तिची ख्याति आहे. राणा जयसिंग याचा बाप राणा राजसिंग यानें, ह्या सांगि- 
तलेल्या रीतीप्रमाणे, ती 'अमरधव' मुळी पहिल्यानें, जयसिंगाचेच दंडाला बांधिली. 
परंतु तसें व्हावयाचे नव्हतें. कारण, जयसिंगाचे अगोदर त्याचा दुसरा भाऊ भीम- 
सिंग हा जन्मला होता. हणजे, वडीलपणाचें नातें भीमतसिंगाकडे असून, खरें 
हटले असतां 'अमरधव' मुळी राणा राजसिंग यानें भीमाचेच दंडाला बांधावयाची. 
ही चूक त्याच वेळीं तेथें असलेल्या लोकांचे लक्ष्यांत आली. परंतु भुलीनें राण्याक- 
डून असं झालें असावें असें लोकांस वाटलं, पण ह्या कामांतील राण्याची ती 
भूल नव्हतीच. त्यानें तसें मुद्दाम केळे, राजसिंग राणा याची प्रीति भीमरसि- 
गाचे आईपेक्षां जयसिंगाचे आईवर विरोप असून, तिला जें प्रिय तें करणं ह्याला इष्ट 
होतें; झणून, त्याप्रमाणें त्याने करून, आपले पश्चात्‌ जयसिंग हाच गादीचा मालक 
व राणा व्हावयाचा, असें वरील मूलबेंधनानें दारात केलें, पुढें तीं मुलं मोठीं होऊन 
बयांत आलीं तेव्हां, राणा राजसिंग यास चिंता पडली कीं, न जाणो, राज्यलोभानें 
ब आपला हक्कसंबंध लक्ष्यांत आणून भीमसतिंगाकडून आपला सावत्र भाऊ व गादीचा 
धारस होणारा जयसिंग या'चे विरुद्ध कांहीं तरी कुरापत निघून त्याच्या नाशास तो 
प्रवृत्त होईल! ह्या पुढें होणाऱ्या सर्व गोष्टी लक्ष्यांत आणून, एके दिवशीं, राणा रा- 
जसिंग यानें आपली तरवार म्यानांतून काढून भीमसिंगाचे हातांत दिली; आणि त्याला 
सांगितलें कीं, 'पुढें तू आपल्या सावत्र भावाबद्दल मनांत वेपम्य बाळगून त्याच्या ना- 
शास आणि राज्यांतील अश्शांतीस कारण व्हावें त्यापेक्षां, हीच तरवार घेऊन माईया 
देखतां तूं आपल्या भावावर चालीव,? बापाचे हे शब्द ऐकतांच त्याचा उद्देश भीम- 
सिंग समजला. परंतु तो मोठा उदार बुद्धीचा ब थोर मनाचा असल्यामुळें त्यानें प्रिय 
पित्याची भीति घालविण्याकरितां त्याच्या गादीचीच आण घेऊन आपली निरपेक्षा प्र- 
दरित केली; इंतर्केंच नव्हे, तर, आपला भाऊ जयसिंग याला गादीवर बसविण्याची 
जी योजना केली आहे ती आपल्याला अगदीं संमत आहे, अशीं बापाची खात्री क- 
रण्याकरितां त्यानें अशी प्रतिज्ञा केली कीं, 'यापुढें मी या दोबारीच्या आंत पाणी 
पिईन तर आपल्या पोट्चाच नव्हें !' आणि अशी प्रतिज्ञा करून लगेच तो आपले जै 
कोणी विश्वासाचे व अनुयायी लोक होते त्यांस बरोबर घेऊन, आपला जिकडे भाग्योदय 


( २५९ ) 


होणें असेल तिकडे जाण्याकरितां डदेपुराहून निघाला, त्या दिवशीं ऊन फार लागत 
असून, त्याचा जीव त्या उन्हाळ्यानें अगदीं गदमदून गेला. ह्याप्रमाणें तो दोबारीपर्दैत 
गेल्यानंतर त्यानें तेथें एका उच्च ब दाट छायेच्या वटवृक्षाखाली अंमळसा मुक्काम केला 
व आपल्या जन्मभूमीचें एकवार रोबटचें दर्शन घेऊन नंतर पुढें चालूं लागावे असा 
त्याने बेत केला. इतक्यांत त्याच्या एका शागीदानें भीमतिंगाला ताज्या व गार 
पाण्याचा एक रुप्याचा प्याला भरून पिण्याकरितां आणून दिला व भीमसिंग अ- 
तिशय तृपाक्रांत झाला असल्यामुळं त्याणेंही तहान भागतिण्याकरितां तो प्याला 
घेऊन आपल्या ओंठाशीं लाविला. इतक्यांत त्याला स्मरण झालें कीं, 'मी ह्या दोबा- 
रोच्या आंत असेपर्यंत जलप्रारान देखील करणार नाहीं अशी शपथ घेतली आहे; व 
मी तर अजून त्या बारीच्या आंतच आहें. तेव्हां माझें हे करणें आपल्या प्रतिज्ञेचा 
भंग करिते, हे चांगलें नव्हे.' असा विचार करून, त्यानें त्या प्याल्यांतलें पाणी इश्र- 
राच्या नांवानें जमिनीवर ओतिलें; आगि तो प्याला ज्या झऱ्यांतून तें पाणी आणिलें 
होतें त्या झऱ्यांतल्या जलदेवतेला अर्पण होण्याकरितां ह्मणून त्यानं तो त्या झऱ्यांत 
फेकून दिला. नंतर त्यानें आपल्या जन्मभूमीच्या बारीला नमस्क्रार करून तेथन 
पुढे प्रयाण केलें. पुढें तो बहादूरशाहाकडे गेला; तेव्हां त्याने त्याला आपलेजवळ ठेवून 
घेऊन, त्यास साडेतीनहजार स्वारांच्या मुखत्यारीची मनसब करून दिली, व त्यांच्या 
तैनातीस बावन्न गांबांचा मुळूख दिला. परंतु पुढे त्याचा आणि बादश्याहाचे सेना- 
पतीचा कांहीं बेबनाव होऊन, बादशहाकडून त्यांची योजना सिंधुनंदाच्या पश्चिमे- 
कडील मुलखांत झाली, झणून तो तिकडे गेला, व तिकडेच तो मृत्यु पावलो, 


त शोभन 








2. मिळकत रक तिक 
१, भीमसिंगाने ज्ञेथ पाणी न पिता आपला रूप्याचा प्याला झर्‍्यांत अगारून दिठा ती 
भागा, हा मूळम्रंथ लिहिणारा टॉड्‌ झणतो, मीं बघितठी असून चितोाडच्या किळ्यावरील मंड- 
पाखालीं आझी बसून भोवताठी मेवाडच्या भेदानाकडे दष्टि द्यावी व ला जन्या राजवंशांतून 
शिलक राहून आमच्या बरोबर असलेला बनेरा येथील राजा यानें आपल्या पूर्वजांच्या अनेक 
मनोरंजक व आश्वधेचकित करून टाकणाऱ्या गोष्टी सांगाव्या, ज्या झर्‍्यांत भीमसिगानें आपला 
प्य़ाढा फेकून दिला या झऱ्यावर ज्ञाऊन कित्येक वेळां मीं आपली तहान भागविली आहे, या 
झऱ्याचे भोवतालच्या प्रदेश्याकडे नबर फेंकटो हणजे आणि ला जुन्या गोष्टी ऐकिल्या म्हणजे 
आपल्या चित्ताची स्थिति कांहीं विलक्षण होउन नाते ! 





२. भीमतिंगाच्या मरणाठा विलक्षणच कारण झालें, तो, त्याच्या पाठीचा कणा मोडन १ 
खवाटे उखळून मेळा. तो मोठा शक्तिमान्‌, चपल, घोड्यावर बसणारा वस्ताद आणि साहसी असे 
त्यानें घोत्याबर बसून घोडा भरधांब फेंकावा; आणि एखाद्या बृक्षाखाटन जातां ज्ञाता सहन व 
झट्किशीं त्या वृक्षाची फांदी कवटांळन धरून मांडीखाठचा घोंडा, त्याच वेगानें आग्याकरितां 
मांडीतून सोडन द्यावा व आपण त्या खांदोळा तसेच लोंबकळत रदवावें! ह्या चमस्कारिक कसर 


( २५३ ) 


ह्याप्रमाणे भीमसिंगाची ती अवस्था झाली, इकडे जयसिंग हाच पुढें आपल्या 
बौधाचा वारसदार हणून मेवाडच्या गादीवर बसला, नंतर त्यानें, औरंगजेबाशी तह 
करण्याचें जें पूर्वीपासून घांटत होतं त्याप्रमाणें तह करून, रजपूत व मोंगल यांच्या- 
मधील लढाई व कलह बंद पाडले, हा तह ओरंगजेबाचा मुलगा सुलतान अजीमखान 
व सरदार दिल्हेरखान यांच्या मध्यस्थीने पाळ पडला, ब तो तह कायम रहाबा 
झणून राणा जयसिंग यानें दिल्हेरखानाचे मुलगे ओलीस घेतले होते. रजपूत रा- 
ण्याच्या थोरपणाचा आणि औओदार्याचा अनुभव सुलतान अजीम व सरदार दिल्हे- 
रखान यांस, मागे अरवली डोगराच्या खिंडींत राणा राजसिंग याचे फोजेनें मोंग- 
लांस कोंडमारा करून मारण्याचा बेत केला असतां, राण्याला दया येऊन त्यानें तो 
कोंडमारा उठविला व त्यामुळं आपला बचाव झाला, ती गोष्ट चांगळी स्मरत असून, 
त्याबद्दल ते राण्यांचे फार उपकार मानीत होते. मोगलांचा व राण्याचा तहनामा 
व्हावयाचा तो समारंभ फारच भेक्षणीय झाला. राण्याच्या बरोबर त्याचे दहाहजार 
घोडेसख्ार आणि चाळीसहजार पायदळ, शिवाय हजारो डोगरी भील वगेरे लोक तो 
समारंभ बघण्यास जमले होते ते, असे मिळून एकंदर एक लाख मनुष्यांचा समाज 
त्या ठिकाणीं हजर होता, ज्या ठिकाणीं आपण सोंगलांशीं युद्ध करून त्यांचे अने- 
कवार पराभव केले, व जेथे रक्तपाताशिवाय दुसरें कांही एक काम नसावयाचें; 
त्याच रणभूमीच्या विस्तृत मेदानांत, उभय पक्षाचे लोक शांतिसमाधानानें एकत्र जमून, 
परस्परांमधील एक्य दृढतर करण्याकरितां उत्सुक झाळे आहेत असें आढळल्यावरून, 
रजपूतपक्षास मोठा आनंद होऊन, त्यांनीं त्या वळीं आनंदाच्या आरोळ्या माराव्या 
व तं सर्व मेदान त्या गजनांच्या प्रतिथ्वनीनें नादित करून द्यावें ! त्या मैदानांत अ- 
जीम व दिल्हेरखान हे आल्यानंतर, त्यांस पूबांची वर सांगितल्या प्रकारची व त्याच 
ठिकाणीं भोगिलेली विपत्ति ब संकटें आणि त्यांतून राणा राजसिंगानें केलेली आ- 
पली मुक्ति हीं आठवून, त्यांचें हृदय आनंदोद्राराने व कृतज्ञतादरीनानें अगदीं भ- 
रून आलें. सुलतान अजीम यानें तहनाम्यावर आपल्या बापाचे वतीनें सही करण्या- 
पूर्वी मोठ्या गंभीर खरानें भापण करून जमलेल्या समाजांत असें सांगितलें कीं, 
'राण्याच्या वंशाचा थोरपणा आणि शोयेवीभादिगुण यांविपयीं आह्लीं अजाण नसून 
त्यांचेविषयीं आमची पूण खात्री आहे.' ह्याप्रमाणें अजीमानं सही केल्यानंतर, राणा 
जयतिंग यानें बादशाहीचा मान ब डोल राखण्याकरितां ब मोंगळ बादशाद्वाचे 


० २ ५४४४४ ४४४४४४७४४४ ७७५५४५५४४0 नप रका णक? फतकल ालरानलपस्ाचयातपदारपयाायााणातानाडासामयससादजाचळ नसन काण भववडी काता कचक करक ककक्केड पनणणीणवणाणीी नणणणशिसणणा राक शेणी धणी ला णा” लाली 


वीचा व्याठा फार नाद असे व त्याप्रमाणें तो ती कसरत नेहमीं करीत असे. परंतु, एके वेळीं 
गे र णें ५ ७, 

व्यानें ह्याममारगेंच केलें तेव्हा, बर ठिहिल्याप्रमाणें त्याचे खवाटे *उखळून तो त्या क्‍ंच खांदीपासून 

मुठून खार्ळी पडळा व त्यांच्या पाठीचा कणा मोडन त्या योग्रनें व्याचा अंत झाला, 


(९ २५४ ) 


विरुद्ध त्याचा मुलगा अकबर याला त्याचे बंडांत साह्य केल्याबद्दलचा नांवाला देड 
हणून तीन सुभे मोंगलांचे खाधीन केले, त्याचप्रमाणें, बादशाहाला ह्या तहारपॉसून 
समाधान वाटावे यासाठीं राणा जयसिंग याणें आपला व मोंगलांचा खेह झाल्याचें 
दशक हणून, तहापूर्वी पूर्ण स्वातंत्र्यद्योतक असा जो आपल्या तंबूचा व राजच्छत्राचा 
किरमिजी रंग होता तो, तह झाल्यानंदर बदळून टाकून, बादराहाचें वर्चेस आपल्या- 
ला पूर्णपणें मान्य असल्याचें दाखविल, ह्याप्रमाणें मोंगलांना समाधानाबह जें जे 
करणें दृष्ट व आवड्यक होतें त तं राणा जयसिंग याने केलें. तेव्हां, मोंगलांचे विष- 
यींही राण्याला खात्री वाटून, झालेल्या तहनाम्यावर त्यानें पूर्णपणें विश्वासार्वे हणून 
आणि हा तह ब त्यांतील कलमे पृर्णपणें अमलांत रहावबीं याजबद्दलची राण्यानें खात्री 
बाळगावी याकरितां, सरदार दिल्हेरखान यानें वर सांगितल्याप्रमाणं आपले मुलगे 
राण्याजबळ ओठीस ठेविले. आणि तहसंबंधी सर्व समारंभ खलास होऊन, दोन्ही 
पक्ष एकमेकांचा निरोप घेऊन विभक्त होण्याचे वेळीं सरदार दिल्हेरखान यानें खे- 
हपूर्थक आणि विनोद व गांभीर्य यांहीं युक्त असें भाषण केलें की, 'राणेसाहेब, 
आपले सरदार दांडगे ब हुश्वभाई आहेत; आणि माझीं मुलें मी आपले स्वाधीन 
ओलीस ह्मणून करतो. तेव्हां, त्यांच्या जीवाला जर कांही अपाय झाला तर मग मी 
आपला सर्ध देश कात्रीज करून येथे मोंगठाई माजविण्यास कधीही कमी करणार 
नाहीं, यासाठीं आपलें मन शांत ठेवा. दुसऱ्यांच्या चेतवणीनें भलतच कांहीं होऊं देऊं 
भका. कारण, हें जे मी आपल्यास सांगतो त केवळ प्रखुतच्या प्रसंगावरून'च सांगा- 
घया'चें असं नसून, आपल्या वडिलांचा ब माझा सह होता, त्या संबंधानं आपल्या 
हिता'चें तें आपल्यास मला सांगितलें पाहिजे. ब तो खेहृ आपणही लक्षात बागविला 
पाहिजे, 

घरी सर्ध हकीकतीवरून, मोगल व रजपूत यांचेमध्ये खेहसंबंध राहून त्यांनीं 
परस्परांशी द्वेष, युद्ध॑ आणि तज्जन्य रक्तपात करू नयेत अश्याविषयीं मोगलांचा 
बिचारा सरदार दिल्हेरखान याचें फार लक्ष्य असे, व त्यासाठीं तो आपल्याकडून 
होईल तितकां जपत असे, असें दिसतें, ह्या सर्व गोष्टी खऱ्या. दिल्हेरखान याचे हेतु 
फार 'चांगले घ हिताचे होते ब त्याप्रमाणे राणा जयसिंग हा वागण्यास चुकतामा, 
परंतु पुढें पांच वर्षे झालीं नाहींत तोच, राण्याला मोंगलांशीं सामना करण्यास, ब 
जेथे पूर्वी शांततेचा तहनामा होऊन परस्परांची दोस्ती झाली त्याच रणभूमीचे मैदा- 
नांत तरवार धेऊन उभे राहण्यास मोंगलांनीं भाग पाडलें. त्यास त्याचा नाइलाज 
होता. त्याला पुढें एकसारखे मोंगलांशीं हळ हळ झंझावें लागे, तरी त्यानें, ज्यांतीची 
वेळ हणून जीं कामें अगोदर सुरू केलीं होतीं तीं, लढायांचीं संधानें संमाळूनही, 


( २५५ ) 


तशींच अव्याहत सुरू ठेवून शेवटास नेलीं, ह्या कामांतील पक मोठें ब सवौपयुक्त 
काम झाटलें तर, त्यानें आपलें नांव चिरकाल रहावें ह्मणून, आपल्या नांवाने 
बांधलेले एक विस्तृत सरोवर होय. त्यानें दोन डोंगर बघून त्यांच्यामध्यें एक भक्कम 
बांध घातला व त्या बांधानें त्या दोन्ही डोंगरांतून जे अखंड जलप्रवाह चालत असत 
ते आडवून, एक मोठें विस्तृत सरोवर बनविले. हिंदुस्थानांत जीं मोठालीं सरोवरें 
आहेत त्या सर्वोमध्यें हें एक अतिशय मोठें सरोबर आहे. या सरोवराचे नांव 'ज- 
यसमुद्रः असें ठेविलें.*या नांवांत आपल्या नांवाचा समावेश करून, शिवाय आ- 
पल्या विजयाचाही त्या नांबांत बोध व्हावा, असा राणा जयसिंग याचा हेठु होता. 
ह्या “जयसमुद्राःस, पूर्वमागांत सांगितलेल्या 'राजसमुद्रा'प्रमाणेंच “जयसमुंद! 
असं ह्मणतात. रजपुतांत 'समुद्रा'ला “समुंद? ह्मणतात हें पूर्वी सांगितलेंच आहे, 
ह्या 'जयसमुंदां'त बाराही महिने अथांग पाणी भरलेलें असतें. हा “जयससुंद' 
खरोखर एक समुद्रच असून, त्याचा विस्तार औरसचोरस १५ कोसांचा आहे. 
हें सरोवर बनविलें त्यापूर्वा तेथें एक ढेबर या नांवाचा लहानसा तलाव हो- 
ता. त्या छोट्याशा तळावाचे जागीं हा “जयसमुद्र' बनल्यावर त्याच्या पाण्या- 
पासून आसपासच्या प्रांतांत फार उपयोग होऊं लागला, जिकडे तिकडे दो- 
तकीच्या कामाला “जयसमुद्र' पाणी पुरवू लागला, 'जयसमुद्रा'च्या पाण्यावर 
मुख्यत्वे भात फार पिकते. या झरोवराचे कांठीं राणा जयसिंग यानें आपल्या क- 
मलादेवी राणीसाठीं एक सुंदर महाल बांधिला. ही राणी त्याच्या अत्यंत प्रीतींतली 
होती. ती प्रमारकुलांतठी राजकन्या असून तिचें प्रसिद्ध नांव “रूता राणी' हणजे 
“आबडींतली राणी? असं होतें 
कोठेंही पाहिलें तरी कुटुंबकलह हे असावयाचेच, त्यांपासून अगदीं सुटून शां- 
तिसमाधानांत आयुष्याचे दिवस घालविणारे असे भाग्यश्याली कुटुंबवत्सल लोक या 
जगावर फारच थोडे असतील, तेव्हां, राणा जयसिंग तरी या सार्वत्रिक स्थितीला 
अपवादक कां असेल ? त्याची, राणी कमलादेवी इच्यावरच विशेष प्रीति असल्यामुळें 
त्याची दुसरी बायको जी बंदीची राजकन्या होती तिच्या व तिचा मुल्गा उमराव 
यांच्या मनांत विषमभाव उत्पन्न होऊन, तीं दोघें मातापुत्र राणा जयसिंग व त्याच्या 
जीबाची कलिजा जी राणी कमलादेवी यांस बऱ्या रीतीनें पाहतनाशीं झालीं. युव- 
राज उमरावर्सिंग हाच काय तो जयसिंगाच्या मागून मेवाडच्या गादीचा वारस अ- 
सून, त्याचें व त्याच्या आईचें मन जेव्हां राण्याविषयीं व त्याच्या प्रीतिपात्र,राणीवि- 
षयीं कलुषित झालें, तेव्हां त्याचा परिणाम चांगला व्हावयाचा नाहीं, असा लोकींचा 


साहजिकच तर्क शाला, ज्या राजधराण्यांत सापत्ममावजन्य मत्सरामि पेटत 'चालंतो 
रा» इ० ३३ 


(९ २५६ ) 


त्या राजघराष्यांतली पूर्वीची शांतता, एकवाक्यता, लौकिक, वैभव, शोर्य इत्यादि 
गुणही होरपळत जातात, अशीं इतिहासांत अनेक उदाहरणें आहेत. ज्या देशींत 
अनेक बायका करण्याची राजे लोकांस मुखत्यारी आहे त्या देशांत असे सापक्षभाव 
आणि हेवेदावे व मत्सर हे त्या मुखत्यारीबरोबरच जन्मास आले आहित असें सम- 
जावें; व त्यांचा परिणाम, मोठमोठ्या लढायांनीं जीं नुकसानें व्हावयाचीं नाहींत 
अशा प्रकारचीं नुकसानें झाल्याचीं उदाहरणें इतिहासांत कमी आढळावयाचीं ना- 
हींत. दुसरी अश्शी एक इकडील राष्ट्रांत चुकीची गोष्ट घडते कीं, राजाच्या वार- 
सदारांकडे, राजा कायम असेपयेत राजकीय कारभारांतील कोणताही अधिकार दे- 
ण्याची वहिवाट नसल्यामुळें, ते राजपुत्र पुढें जसजसे जाणते होत जातात तसतसे ते 
आपल्या हातांत राजसत्ता आणण्याचे मलभलते प्रयत्न करून आपल्या राजकुलावर 
भयंकर अनथ आणितात, ह्या गोष्टीही कोणास खोट्या वाटतील असें नाहींच, 
तेव्हां, ह्या सर्त अनिष्ट परिणामाची दुष्ट चिन्हे राणा जयसिंग याचे कारकीर्दीत 
त्याचा मुलगा उमरावसिंग याजकडून दिसूं लागलीं, यांत आश्रथे नाहीं. 


राणा जयसिंग हा पहिल्यानें मोठा शूरवीर आणि राज्यकतृततत्पर असल्यामुळें 
त्याने औरंगजेब बादश्ाहाबरोबर पूर्वा मोठमोठ्या लढाया करून जें शोर्य गाजविले 
ब ज्या उत्तम रीतीनें राज्य केलें तें सर्व गाडे या वेळीं बदळून, तो केवळ स्त्रण हो- 
ऊन, व सर्व राज्यकारभार आपला पंचोली दिवाण आणि पुत्र उमरावसिंग यांजवर 
सोंपवून, आपण आपला कमलादेवी राणीसहृ 'राजसमुंदा'वरोल महालांत शंंगा- 
रविलासांमध्येंच चूर होऊन राहिला. बरें, युवराज डमरावतिंग यानें, आपल्या 
पित्याने आपल्या जीवमानकाळींच आपल्याकडे सोंपविलेला येवढा कारभार पंचोली 
प्रधान याच्या संमतानें व त्याचा योग्य प्रकारचा मान राखून चालवावयाचा; परंतु 
त्याम्रमाणें त्याजकडून न घडतां, उलट तो त्या प्रधानाचा अपमान करण्यास उद्युक्त 
झाला. एकदां उदेपूर शहरांत (राजधानींत) कोणाचा हत्ती मत्त होऊन फिरू 
लागला व त्यामुळें शहरांत जिकडे तिकडे कलोळ उसळला, त्यावरून पंचोली 
प्रधान यानें, त्या हत्तीच्या मालकास बोलावून आणून त्यास चांगली जरब घाढून 
ताकीद दिली, व ती कांही गेरवाजवी नव्हतीच. परंतु त्या मनुष्याचा उमरावसिंग 
यानें पक्ष धरून, त्या कामांत पंचोली प्रधान याचा अपमान होण्यासारखे तो बो- 
लला, त्यावरून त्यालाही वाईट वाटून त्याने एकदम आपल्या प्रधानकीचा राजी- 
नामा दिला. ही गोष्ट चांगली झाली नाहीं व त्यामुळें राज्यांत अस्वस्थता माज- 
ण्याचा संभव होता. ही बातमी 'राजसमुंदा'वरील महालांत कमळावती राणीसह 
रममाण झालेल्या राणा जयसिंम महाराजांस कळल्यावरून, त्यांची खारी झाबद- 


( २५७ ) 


लूंची नीट व्यवस्था लावण्याकरितां तेथून उदेपुरास येण्यासाठी निघाली, येतांना 
राणा चितोड शहरावरून उदेपुरास येतो आहे तों, युवराज उमरावसिंग याणें आ- 
पल्या पित्याचे खागत करण्यास मोठ्या इतमामानें सामोरे जाऊन आपल्या सत्पुत्र- 
लाला योग्य असा त्याचा सत्कार कराबयाचा; तो एकीकडे राहून, तो आपल्या आ- 
इच्या भलत्याच मसलतीनें बुंदीस पळून गेला व तेथें आजाकडून वगैरे एकंदर दहा- 
हजार लोक जमा करून तो उदेपुरास राणा जयसिंग याजवर चाळून आला, परंतु 
राण्याला हा आपसांतील युद्धाचा व रक्तपाताचा प्रसंग न यावा अशी इच्छा अस- 
त्यामुळें, त्यानें उमरावाच्या लोकांस तोंड न देतां, तो प्रसंग टाळून अरवली डोंग- 
राच्या पलीकडे गोंदवाडास गेला. व तेथून त्यानें गनोरा सरदार आपल्या सु- 
लाचे समजुतीकरितां व त्याची कानउघाडणी करण्यासाठीं पाठविला. वरील गनोरा 
सरदार हा त्या प्रातांत चाळू असलेल्या मोकासदारांत पहिला व मुख्य होता. रा- 
ण्यानें, युक्तीने मुळाची समजूत घाठून तंटा मिटविण्याकरितां वर लिहिल्याप्रमाणे यो- 
जना केली खरी; तरी, तेवढ्याने त्याची समजूत न होऊन, व त्यास राण्याच्या एकं- 
दर सरदारांपेकीं तीन चतुर्थारा लोक मिळाल्यामुळे, तो जास्त शेंफारून, त्यानें बा- 
पाच्या सांगण्याची पर्वा केली नाहीं. इतकेंच नव्हे; तर, त्याने एकदम आपल्या ह- 
त्यारबंद लोकांसह कुमळमेरावर स्वारी केली. कारण, त्याठिकाणीं राण्याचा सर्व 
खजिना राखून ठेविला होता. तो" खजिना हस्तगत करण्यासाठीं युवराज उमरावसिंग 
याची मोठी उडी होती. परंतु कुमळमेरावरच्या ख्ारींत उमरावाळा पूर्णपणें अप- 
यश येऊन, त्याचे हेतु ठिकाणच्या ठिकाणींच राहिले. कारण, त्यास बहुतेक सर- 
दार जरी अनुकूल होते तरी त्यांजकडून त्याला त्या वेळीं मुळींच साह्य न मिळून, 
जे सरदार त्याचे विचारास व करण्यास अनुकूल नसून, जे आपल्या राण्याशीं इमान 
राखून त्याचे रक्षणास तत्पर होते त्यांतील, बिजोलीचा बेरीसाल, साळुंन्याचा काँ- 
डल, गनोरा येथील गोपिनाथ आणि देसोरीचा सोळंखी हे सरदार. मनःपूर्वक झ- 
टून, त्यांनीं कुमळमेरास जाणारा जिलवाड, नांवाचा रस्ता जो रोखून धरिला, त्या- 
पुढें उमरावास जाऊंच दिलें नाहीं; इतकेंच नव्हे, तर उमरावाचा चांगलाच परा- 
मव झाल्यामुळें तो आपल्या बापाचे झणण्यास सर्वाशीं कबूल झाला. तेव्हां सर्व स- 
रदारांनीं मध्यस्थी करून त्या पितापुत्रांची एकळिंगाचे देवाल्यांत भेट करविण्याचा 
योग आणिला. आणि त्याप्रमाणें त्या शिवाल्यांत त्यांच्या परस्पर भेटी होऊन, 
त्यांचें परस्पर पूर्ववत्‌ ऐक्य झालें व राण्यानें पुत्राला त्याच्या अपराघाची महफी क- 
रून, त्याजवर पहिल्याप्रमाणेंच प्रेम ठेविले. त्यानंतर असें ठरलें की, राणा जंय- 
सिंगानें आपला राज्यकारभार बघावा व राणा जीवभान असेपर्यंत कुमार उमरावर 


( २५८ ) 


सिंग याणे जयसमुद्रावरोल महालांत जाऊन रहावें. त्याप्रमाणे पुढे उमराव खथसं- 
मुद्रावर जाऊन राहिला. नंतर जयसिंगानें निवेंधपणें वीस वर्षेपर्यंत आपलें राज्य 
केलें, तथापि, त्यानें मध्यें जें विशेष खेणत्ब दाखवून राज्यकारभाराविषयीं उदासी- 
नता दाखविली, तेव्हांपासून त्याचें वजन आणि त्याची प्रोढता जीं नाहींशीं झालीं 
तीं पुनः पहिल्याप्रमाणें जमली नाहींत, त्यानें राज्यारूढ झाल्यानंतर प्रारंभीं जे आ- 
पठे शौर्यवीय आगि राज्यकर्वृलतत्मरता दाखविली तशीच त्याजकडून पुढेंही दाख- 
विण्यांत न आल्यामुळें, अर्थात्‌ त्याचा पूर्वीचा वचक व त्याजविषयींचा लोकांमधील 
पूर्वीचा आदर हे बरेच कमी झाले, यांत आश्चर्य नाहीं. त्याच्या पुढील खस्थ- 
तेच्या कारकीदीत ह्मणण्यासारखी कांहीं एक गोष्ट झाली नाहीं. जयसिंग याचे का- 
रकीर्दीत, त्याने, प्रारंभीं मोंगलांशीं तह केला, पुढें कांहीं किरकोळ लढाया केल्या, 
आणि अतिप्रसिद्ध असें 'जयसमुद्र' सरोवर बांधिलें, यापेक्षां कांहीं एक जास केलें 
नाहीं; व ह्या गोष्टी जर त्याजकडून झाल्या नसत्या तर त्याचेविषयीं लिहिण्यास त्या'चे 
संबंधाच्या इतिहासांत कांहींएक महत्वाची गोष्ट नव्हती. 


जयसिंगाचे मागून त्याचा मुलगा उमरावसिंग हा वि० सं० १७५६ हणजे इ० 
स० १७०० या वर्षी मेवाडचा राणा झाला. उदेपूरच्या राणेवंश्ांत उमरावसिंग 
हें नांव धारण करणारा असा हा दुसरा मनुष्य असल्यामुळें यास दुसरा उमरावसिंग' 
असें ह्टलें आहे. तो आपल्या पूर्वजांप्रमाणेंच झूरवीर आणि चपल व धूर्त वगैरे 
गुणांनीं युक्त असता तर, पूर्वी जो त्याच्याच नांवाचा कोतिमान्‌ उमरावसिंग राणा 
झाला होता त्याचे प्रमाणेच, हाही पुढें नांवाड्ौकिकास चढून, त्यानें आपल्या वं- 
शाचे नांव राखिले असतं. पण त्यानें लह्वानपणीं आपल्या आईच्या चिथावणीवरून 
व इतर अदूरदर्शी सरदारांच्या मसलतींवरून, आपल्या बापाचे विरुद्ध ज्या दंग्या- 
घोप्याच्या गोष्टी केल्या होत्या त्यांमुळे, त्याचें जितकें वजन राहून लोकांमध्यें त्याचा 


जसा मान राहावयास पाहिजे होता, त्याला बराच कमीपणा आला; आणि तेणेंकरून 
त्याचे वेळीं अनायासें मोंगळ बादशाही जी खालावत चालल्यामुळे रजपुतांचा व- 
चेष्मा सहज व्हावयाचा, तसा वर्जष्मा होण्यास हरकत आल्यासारखी झाली. राज- 
सिंग व जयसिंग यांच्या कारकीदीत असें उघड दिसून आलें कीं, राज्यकर्त्या पुरु- 
षाच्या स्वतःच्या वर्तणुकीवर त्याच्या एकंदर राज्यांतील सूक्तासूक्त गोष्टी अबलंबून 
असतात. राजसिंग राज्य करीत असतां, त्यानें, आपल्या बुद्धिबलानें आणि बिल- 
क्षण औदार्यांनें शतरूंपुढे टिकाव धरून, इतर अमानुष अशा दुष्काळादि संकटांतून 
आपल्या रयतेचा उत्तम रीतौनें सांभाळ केला. तो ज्या नेटानें व करारीनें वागत 
असे त्याचेंच अनुसरण त्याचे सुलगे व सरदार करीत असत आणि पुढें, जयसिंग हा 


९ १२५९ ) 


राणा झाल्यावर तो आपल्या इच्छेप्रमाणे वेगवेगळ्या वेळीं जसजसा वागला तसतशी 
त्यांच्या राज्याची स्थिति ज्यासकमी मानानें चांगळी किंवा बाईट झाली, त्याचे 
कारकीर्दीत एकंदरीने त्याच्या बापाचे वेळचा लौकिक राहिला नाहीं, व त्यानें आ- 
पल्या कर्तव्यापडुलानें राजतिंगाच्या वेळीं असलेलें महत्व घालविले, असे सिद्ध होतें. 

राणा उमरावसिंग याचे कारकीर्दीच्या आरंभींच औरंगजेबाच्या मुलांमध्ये कांहीं 
भांडणें लागलीं, तेव्हां ती संधि साधून राण्यानें आपला फायदा करून घेतला; व 
मोंगल बादशाहीचा वारस जो शाहअलम, ज्याचें मूळचें नांव सुलतान मुआशझिम 
असें होतें, त्याशीं गुसपणें तह करून, त्याचे मदतीकरितां एका सूक्तावत सरदाराचे 
हाताखालीं आपलें रजपूत सैन्य देऊन पाठविलें, ब त्या सेन्यानें सिंधुनदीच्या पळी- 
कडे जाऊन मोठमोठ्या लढाया मारून, मोंगल राजपुत्राला जय मिळवून दिले. या 
सेन्यांत बावीस नागरबंद सरद!र असून त्या प्रत्येकास नोबदीचा मान असे; 
आणि पंधरा तुऱ्याचे मानकरी असून त्यांना कर्ण्याची तैनात असे. 

दछाहअलम (मुआशिम) याशीं जो राणा उमरावसिंग यानें तह केल्याचें वर 
सांगितलें, त्या तहांतील कलमें वगैरे पुढें लिहिल्याप्रमाणे उमरावसिंग यानें 'शाहअ- 
लम यास कळविलीं होतीं;--- 

“ तुत्ीं जीं पुढें लिहिलेली सहा कलमें आह्यांकडे लिहून पाठविलीं तीं योग्य, 
लोकसुखावह आणि आह्ाला मान्य अशीं आहेत. त्या कलमांप्रमाणे, ईश्वरीकृपेनें 
आपण उभयतांनींही न चुकतां, त्या गोष्टी पूर्णपणें अमलांत आणिल्या पाहिजेत. 

१ ले.--हाहजहान बादशाहाचे वेळेस चितोडच्या गादीची जी व्यवस्था 
होती तशीच पुढें चालवावी; 

२ रें.--गोवध बंद करावा; 

१, रञ्ञपुतांच्या प्रथेक तहात हें गोवधप्रतिबंधक कलम आपले असावयाचेंच, व याबद्दलची, खुद्द 
हा मूळम्रंथ लिहिणाऱ्या कनेळ टॉड॒ साहेबानेही मोठी तारीफ केली आहे, तो हणतो, मीं जे कांहीं 
तहनामे बघितले या सर्वामध्ये गोवधप्रतिबेधाचें कळम नाही, असें आढळलेंच नाही, व कोणयाही 
परदेशीय वकिलाश्ी यांचे सख्यसंबंधाचे करारमदार झाले तरी रञजपतरानांचे यामध्ये गोवध- 
मतिबंधाचें बोलणें आपलें असावयाचेंच, इंग्रनसरक!राशीं इ० स« १८१७-१८ मध्यें जे वह- 
नामे झाले आहेत यांमध्येंही, पवथेकानें आपआपल्या हद्दींतीळ गोवधप्रतिबंध खुकाळ पाळावा, असें 
कलम आहेच. इंम्रजी फौजेच्या स्थितीरीतीवरून खद इंग्रजांच्या अमलांत गोवधप्रतिबंध कजा रीतीनें 
असेल याविषयीं बोळणें नकोच; परंतु रन्षपूतसंस्थानांत एकंदर गोवधप्रतिबंध सक्तीनें अमलांत 
येत. आहे. सवे राबस्तानांत-मेवाड, मारवाडप्रांतांत-कोणयाही रीतीनें गोवध होऊं न देण्याविषयी 
यांचा नबरदस्त कट आहे, व तो कट ला अनावरांच्या ,ऱपयोगाचे दृष्टीनें कोणय़ादी रीतीनें लर. 
वदया हणतां येत नादीं, अका प्रकारचे एकेका देशांत व धरमीत एकेका माणिवधाजे मतिवेय शः 


( २६० ) 


३ रॅ.--शाइजहान बादशहाचे मागे जे महाल जपत झाले ते सोडून परत द्यावे; 

४ थें.--स्वर्लोकवासी अकबर बादशहाचे कारकीर्दीत ज्या धमेसंबंधी मॉर्क- 
ळिकी असत त्या तक्याच ठेवाव्या; 

५ वें.->ज्यांस आपल्याकडून बर्तर्फी मिळेल त्यांस आह्यांकडे व आमच्या- 
कडून बर्फी मिळालेल्यांस तुह्ाांकडे आश्रय मिळूं नये; आणि, 


६ वे.--दक्षिणेंत जे आमचें सैन्य आहे त्यास तिकडे कोणत्याही प्रकारची हरकत 
नसावी, व तें मोडण्याचेंही कारण नाही 








सतात. मुसठमानांमध्यें डकरें मारण्याचा प्रतिबंध आहे. इजिप्ट देशांतही असाच एक प्रतिबंध 
आहे, व हे सर्वे प्रतिबंधु ला लया देशांत कोणाही ज्ञाणारानें पाळावे, हा उत्तम पक्ष आहे. कारण, 
ते प्रतिबंध पाळल्यापासून कोणाचाही मोठासा तोटा होत नाहीं व ड्या स््ेहघमाच्या उद्देशानें भिन्न 
धर्माचे लोक एकमेकांशीं सख्यसंबंध ठेवतात यया उद्देशाची सिढि होण्याठाही या प्राणिवधप्र- 
तिबंधाळा अनुकूळ रीतीनें वागणें ही शहाणपणाची गोष्ट आहे. ही गोष्ट मोंगळ बादशाह समजत 
होते, व ओरंगलेब बादश्ाहालाही ती गोष्ट समजत नव्हती असें नाही. परंतु यांचे ध्मखळ फारच 
विलक्षण असल्यामुळें, त्याजकडून जें रजपूत लोकांशीं आचरण झालें तें अगदीं वेडेपणाचे झालें, 
प्राचीनकाळच्या जुन्या इतिहासाकडे वळून बघितठें तरी आपल्याला असें आढळून येईल कीं, सं- 
सारांत उपयोगी पडणाऱ्या गाईसारख्या पाळीव जनावरांचा संहार करण्याचें बहुत राष्ट्रांतून वन 
केलें असे. हिंदु लोकांच्या प्रसिद्ध धर्मश्ञात््रवेत्या मनु वगैरे स्मृतिकारांनी शोवध सवोश्लीं वजे घ- 
रिला आहे. ब मनचे अथवा अहिंसाधर्माचा उपदेश करणारा जो प्रसिद्ध बुद्धाचाये किंवा ज्ञेन 
याच्या मताचेंच अनुसरण, स्पाटी (प्रीत ) येथीठ प्रसिद्ध कायदे करणारा जो ट्रिप्योळेमस यानेंदी 
करून आपल्या कायद्यांत या देशांत यया वेळीं चाळ असलेले वृषमेध (बेलाचे बळी ब यज्ञ) बंद 
ठेवण्याविषयीं लिहिलें आहे. इतकेंच नव्हे; तर कोण्याही जीवमान प्राण्याचा बध करूं नये असंही 
यानें लिहिलें आहे. 

१. वर ञ्ञो दक्षिणेंतील सेन्याचा संबध आला आहे तें सैन्य ज्राहअलमचचा भाऊ सुलतान अज्ञीम 
याचे साह्यार्थ दाक्षणिकडे ठेविले होतें. ह्या साह्याबद्दह सुलतान अजीम याजकडून उमराबसिंगाला 
एक पत्र गेलेलें चितोडच्या जन्या दप्तरांत सांपडलें आहे, त्यांत अज्ीमानं असें लिहिलें आहे:--- 
“ राणा उमरावसिंग यांस कळावें की, आपले पत्न पावे, आणि आपल्या मातोश्रीचें वतमान ऐ- 
कून मला फार दु:ख झालें; परंतु ईश्वराच्या फेसल्यावर वाद मुळींच नाहीं. माझे कल्याणाकडे लक्ष्य 
असूं द्या, राज्ञा रायसिंगानें आपलेविषर्यी मळा सांगितटें. आपण माझे आहांत. मी आपल्यावर 
पूर्ण विश्रसून आहें व आपली आज्ञाधारकता जी मी आज्ञपर्यंत मानीत आलों तीच पुढें चालविणे 
आहे. आपल्या शौयज्ञाठी पूर्वजांनी जो मुळख काबीज केला तो सर्व आपलाच आहे;---परंतु आपल्या 
क्तेभ्यास लागण्याची हीच वेळ आहे. बाकी$वश्ेष मजकूर आपल्या नौकरमाणसांकडून कळेल, माझे- 
विषर्यी आपल्यास स्मरण असूं द्या, आपल्या रजपूत सेन्यानें फार उत्तम क्लौये दाखवन कीर्ति मिळविली,” 


( २६११) 


या काळच्या विशेष गोष्टी ध्यानांत ठेवण्यासारख्या आहेत, कारण, ही वेळ झणजे 
मोंधळ बादशाहीचा उतरता काळ असून, इंग्रज सरकारचा या इतक्या दूरच्या दे- 
शांत शिरकाव होऊन राज्याधिकाराचा पाया पडण्यास येथूनच सुरुवात झाली. ह्या 
काळाकडे लक्ष्य दिलें हणजे राज्यक्रांतीला कसकसे योगायोग घडून यावे लागतात हें 
स्पष्ट समजतें, औरंगजेबाने हिंदुप्रजेशीं, त्यांक विशेषेकरून रजपूत लोकांशीं देष 
केला व त्यांचीं मनें बिघडविलीं, त्यानें आपल्या शहाणपणाच्या जोरावर आपल्या 
बादश्याहीचा कारभार भापल्या उमेदींत तसाच रेंटीत नेला खरा; परंतु ती त्याची 
उमेद वयोमानाने कमी कमी होत जाऊन, त्याचा येवढा राज्याचा गाडा रोबटीं शे- 
बटीं अगदींच खचला. जें कांही अकबराने मिळविलें ते सर्व तो गमावून बसला. 
याचें कारण बघितलें असतां केवळ रयतेची अप्रीति. जर रयत प्रतिकूल झाली तर 
केवढेंही हाहाणपण असो, केवढीही दोळत असो, कितीही फोज असो, राज्याचा 
पाया कसाही बळकट व खंबीर असो, भोंबतालचे राजे कितीही अनुकूल असोत व 
त्यामुळें वेळेवर फौजफांटा आणविण्याच्या कशाही सोई व सामर्थ्य असो, आणि प- 
दरच्या व अनुकूल असलेल्या लोकांस मोठमोठे मानसन्मान, इनामे, बक्षिसे, किताब 
वगैरे देण्याने संतुष्ट करण्याची कितीही शक्ति असो; पण रयत एकदां फिरली कीं, 
मग त्या सर्व अनुकूल ब उमेदीच्या गोष्टी ठिकाणच्या ठिकाणींच राहून, त्यांचा कांहीं- 
एक उपयोग होत नाहीं. हें औरंगजेबाच्या कारकीदीवरून अगदीं स्पष्ट दिसतें. आणि 
हें उदाहरण कोणत्याही काळच्या ब कोणत्याही ठिकाणच्या राज्यभारबाइकांनीं लक्ष्यांत 
धरण्यासारखें आहे. आज इंग्रज सरकारच्या ताब्यांत जितका मुळूख आहे इतका १ 
किंबहुना यापेक्षां जास्त मुलूख औरंगजेबाचे ताब्यांत असून, त्याला आपल्या मुल- 
खांत स्वस्थता आणि आपला वचक ठेवण्यास इंग्रज सरकारापेक्षां पुष्कळ गोष्टी अ- 
त्यंत अनुकूल होत्या. परंतु त्या अनुकूल गोष्टींपासून त्यानं आपला व आपले राज्याचा 
कांहींएक फायदा करून घेतला नाहीं. त्याचे वंशाचा आणि रजपुतांचा दारीरसंबंध 
झालेला असल्यामुळें त्याचेविषयींचा रजपुतांस विशोष अभिमान आणि कड असणें 
हें साहजिकच होतें. त्याला आपल्या मुलखांतून वाटेळ तिकडून रजपूत राजांच्या 
मदलीनें डोंगरी भील, कोळी वगेरे एकनिष्ठ लोक वाटतील तितके जमा करून त्यां- 
जकडून शो गाजवून आपलें राज्य वाढविण्यास किंवा तें विशोष पके करण्यास 
योग्य मदत झाली असती. त्याचेमध्यें आपल्याला साह्यकर्त्या लोकांस चांगलीं इनामे 
व बक्षिसे देऊन त्यांस खुष ठेवण्याचें सामथ्य नव्हतें असें माही. असा सर्व अनुकूल, 
तेचा भाग असतां त्याचा त्याला योग्य रीतीनें ,उपयोग% करून घेतां आला नाहीं, इ- 
त्केंच नाहीं; तर डळट त्यानें त्या अनुकूल ब साभिमान असणाऱ्या लोकांचा अप... 


(२६२ ) 


मान व छल आरंभून, घरांतल्या घरांतच आपल्या नाशाथे शत्रु उत्पन्न करून ठेवले, 
त्यांच्यावर जेजिया कर लादून मोठा जुलूम चालविला, हा कर लादण्यांत त्याच्या 
शहाणपणाचा कांहींएक भाग नसून, केवळ दुरभिमान आणि धमंखूळ मात्र त्यानें 
माजवून, आपला ब आपले वंशजांचा सर्वथेव नाश करून घेतला. येवढी मोठी रा- 
ज्यसत्ता हातीं असून व कोणत्याही गोष्टीची प्रतिकूलता नसून, ज्यानें आपल्या मूखे- 
पणाने त्या सत्तेचा तिध्बंस करून घेतला, त्या राजसत्ताधाऱ्याला काय ह्णणावें, हें स- 
मजत नाहीं, त्याला आपल्या दाहाणपणाचा मोठा अभिमान, असे; आणि त्या अ- 
भिमानांतच त्यानें आपल्या विस्तृत राज्याचा नायनाट करून टाकला ! त्याचा आ- 
पला येथून तेथन सर्वत्र मुसलमानी धम प्रसूत करण्याचा मोठा दुरमिमान होता. 
पण असले वेडेपणाचे भलतेच अभिमान कोठें सिद्धीस गेले आहेत काय १ 


ह्या जुलमी औरंगजेब बादशाहाची मेहरबानी, ज्यांजकडून आपला धम टाकून 
त्याच्या धर्मांचा स्वीकार करण्यांत येई त्यांजवरच काय ती होत असे. आणि अशा 
योगानेंच एकंदर रजपुतांचें व त्याचें जे हाडवैर माजले ते त्यांच्या अंतापर्यंत सारखें 
होतें. मेवाडच्या संबंधानें अश्या प्रकारचें एक उदाहरण येथें घेण्यासारखे आहे. चंबळ 
नदीचे कांठीं रामपुरा हणून एक संस्थान असून, तेथें राव गोपाळ या नांवाचा सं- 
स्थानिक असे. हा राव गोपाळ सिसोदिया वंश्याच्याच एका श्ञाखेपेकीं होता. राव 
गोपाळाचें दक्षिणेकडे एक पथक होतें. त्या पथकावर तो असे, व संस्थानांत त्याचा 
मुलगा कारभार बघत असे, परंतु त्या मुलानें संस्थानचा जो वसूल येई तो बापाकडे 
खर्चावयास वगैरे न पाठवितां व त्याचा त्याला हिशेबही न देतां, तो सर्व वसूल तो 
आपलेच ख्चोकडे लावूं लागला. तेव्हां ह्याबद्दलची मुलावरील तक्रार राव गोपाळ 
यानें, बादशाह औरंगजेब याजकडे नेली. औरंगजेब हा एकामागून एक संस्थानें 
तोंडांत टाकायला बसलाच होता, हें राव गोपाळाच्या मुलास माहित होतेंच, व बा- 
पाच्या तक्रारीनें व फियोदीनें तर बादशाह आपल्यावर अन्यायारोप करीलच; तेव्हां 
यांतून सुटून बादशाहाच्या मेहरबानीस पात्र होण्याला व आपलें संस्थान आपलेकडे 
राखून घेण्याला धमोतर करून, बादशाहाचे हेतूप्रमाणें आपण मुसलमान व्हावें ह बरें; 
हणजे, बादशहाचा राग शांत होऊन आपलेंही कल्याण होईल, असा त्यानें विचार 
केला. व त्यव विचाराप्रमाणें त्याने अखेरीस धर्मीतर करून मुसलमानी धर्माचा स्वी- 
कार केला. तेव्हां अथोत्‌ बादशाहाने राव गोपाळाचे तक्रारीकडे व अर्जीकडे मुळींच 
लक्ष्य न देतां, उलट त्याचे बाट्या पुत्राकडेच त्याचा अभिमान विशेष असल्याचें 
तो दाखवू लागला, हें राव गोपाळास सहन न होऊन, त्यानें एक दोन वेळां रामपु- 
सवर स्वारी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांत त्याला यश मिळालें नाही. मम तो 


१ सदू ) 


राणा उमरावर्सिंग यांजकडे गेला. तेव्हां अर्थात्‌ राण्याकडून राव गोपाळ यास पाठबळ 
मिळून तो पुनः दंगाफिसात करील अशी औरंगजेबास काळजी पडून, त्यानें आपला 
मुलगा अजीम यास, माळव्याकडे जाऊन तेथें राणा व राव गोपाळ यांच्या हाल्चा- 
लीवर लक्ष ठेवून बंदोबसानें राहण्याविषयीं हुकूम पाठविला. राव गोपाळ हा पहि- 
ल्यापासून औरंगजेबाच्या पक्षाचा असून, तो गोठा शूर होता; ब त्यानें बादशाहीच्या 
रक्षणाकरितां पूर्वी अनेक प्रसंगीं उत्तम प्रकारेंकरून आपलें वीर्य प्रदशित केलें होतें 
हा उपकार औरंगजेबाने स्मरावयाचा होता. परंतु, जो केवळ धर्मखुळा होऊन, 
ज्याला धर्माच्या प्रसाराशिवाय दुसरें कांहींएक करण्याची इच्छा नव्हती, तो आपल्या 
अभिमानी परधमी मित्रांचा उपकार जाणील व त्यांच्याच हिताकडे लक्ष्य देईल अशी 
गोष्ट कधींही व्हावयाची नव्हती, आणि त्याप्रमाणें नाहींच झाली. याप्रमाणें 
राव गोपाळ बेदाद झाला व राण्याच्या संबंधानेंही औरंगजेब कपट आणि गैरविश्वास 
दाखवूं लागला, तेव्हां राण्यानें खरोखरीच स्वारीची तयारी केली, राण्याची तयारी 
झाली तसे माळव्यांतलेही लोक त्यास मिळून, त्या खारीचें रूप बादश्याहाला बरेंच 
मोठें दिसू लागलें. इतक्यांत दक्षिणेकडे मराठे प्रबळ होऊन त्यांनीं जी पुढें चाळ 
केली ती नमदा उतरून, ते उत्तरहिंदुस्थानांत शिरले. मराठ्यांचा मुख्य सरदार ने- 
माजी शछिंदा हा होता. त्यानें आपल्या लोकांकडून जिकडे तिकडे दंगे चालविले, 
तेव्हां औरंगजेबाला आपला एक जयसिंग नांवाचा सरदार अजीमाचे मदतीकरितां 
हणून माळव्यामध्यें पाठविणें भाग झालें. ह्या सर्व धामधुमींत मराठ्यांनीं एकसा- 
रखा जय आणि लोकिकच मिळविला. रजपुतांना आजपर्यंत मोंगलांशीं लढून लहून 
आणि स्वाऱ्या करून करून त्या गोष्टीचा वीट आणि तिरस्कार आला होता; व झ- 
णून त्यांनीं पुढें औरंगजेबाशीं लढाया करण्याचा नाद बहुतकरून सोडूनच दिला. 
शिवाय, त्यांनीं असें बघितलं कीं, हिंदुधमाभिमानी अस कोणते तरी लोक त्यांचा 
समाचार घेण्यास सिद्ध आहेतच; तेव्हां त्यांजकडेसच तं॑ काम सोंपवून आपण 
कांहीं दिवस विश्रांति ध्यावी हें बरं. आणि असा विचार करून, त्यांनीं वेगळी धाम- 
धूम चालविण्याचे बंद केलें. तथापि, मराठ्यांनी मोंगलांचा पुरा पिच्छा घेतला, ब 
त्यांतच औरंगजेबाच्या कुटुंबांत बादशाहीच्या संबंधानें तेटे लागून, एकंदर सर्व बा- 
दशाहीमध्ये बलबलपुरी आणि अव्यवस्था माजली, अशा रीतीनें औरंगजेबाच्या 
डोळ्यांदेखतांच त्याच्या राज्याची ही दुर्दुद्या त्याला पाहण्याचा प्रसंग येऊन, ब तद्या 
दुःखद स्थितींतच काळजी व चिंता वाहून, तो मोठ्या कष्टाने, जिल्काद चंद्र २८, 
ह० स० १७०७ रोजीं, दक्षिणेमध्यें त्याच्याच नांवाच्या औरंगाबाद शहरी मत्वु पाबळा, 


औरंगजेब मृत्यु पावल्यानंतर त्याचा मुलगा सुलतान अजीम हा दत्तियाचा राजा 
रा० १० ३४ 


( २६४ ) 


राव दलपत बेंदेला व कोट्याचा राजा राव रामसिंग हाडा यांच्या साह्यानें गा- 
दीबर बसला. दृत्तिया व कोटा येथील राजे सुलतान अजीम याचे प्रांतांतच त्यक्षचे 
सरदार हणून बहुत दिवस त्याची नौकरी पतकरून होते. सुलतान अजीम यानें बा- 
पाचे मार्गे आपल्याला बादशाह हणवून, तो आपली बादशाही सर्व लोकांना सम- 
जावी व त्यांनीं ती मानावी झणून तो ल्लादशाहाची राजधानी जी आग्रा तेर्थे जाण्या- 
करितां निघाला. तों काबुलाकडून त्याचा वडील भाऊ सुलतान मुआशिम हाही 
बापाची मृत्युवाता ऐकून ताबडतोब निघाला होताच. मुआझ्चिम याचे साह्याला तर 
मेवाड व मारवाड या देशांतील व त्याचप्रमाणे पश्चिम राजपुतान्यांतील बहुतेक 
राजे असून, त्याचा पक्ष विशोष दृढ दिसत होता. त्या दोघां भावांची जाजव नां- 
वाच्या ठिकाणीं गांठ पडून, दोघांचेंही तुमुल युद्ध झालें. त्यांत अजीम याचा मु- 
लगा बेदरबख्त आणि दत्तिया व कोटा येथील राजे असे मारले गेले; आणि अ- 
जीमाचा पूर्णपणें पराभव होऊन, त्याचा पक्ष सतोशीं शिथिल पडला. तेव्हां अथोत्‌ 
सुलतान म॒आझिम हा आग्र्याच्या गादीवर बसला. त्या वेळीं त्यानें आपल्याला 
शाहअलम असं नांव घेतले, ह्याप्रमाणें शाहअलम बादशाहाची कारकीर्द सुरू 
झाली. झाहअलम हा रजपुतानीचा मुलगा असल्यामुळें त्याचेविषयीं रजपुतांस 
अभिमान असून, त्याचेंही रजपुतांकडे विशेष लक्ष्य होतें. त्याचप्रमाणें, त्याजमध्ये इतर 
पुष्कळ चांगले गुण असल्यामुळे तोसवीना आवडता असा बादशाह झाला. शाहजहान 
बादशाहाचे मागून औरंगजेब जो बादशाह झाला व त्यानें आपल्या अर्धशतकाच्या 
कारकीर्दीत जी मनस्वीपणानें आणि सवांना अप्रिय अश्शी कारकीर्द केली, तसं न 
होतां, त्या वेळीं हाहअलम हाच तख्तावर ब॑सला असता तर तैमूरवंशाची दि- 
छीची बादद्याही अगदीं खंबीर पायावर बसून, एशियाखंडांत ती बादशाही ह्मणजे 
एक मोठें वजनदार आणि शक्तिमान राष्ट्र झालें असतें. परंतु तशी गोष्ट घडावी 
असा ईश्वरी संकेत नव्हता. औरंगजेबाच्या अतिदुष्ट खभावानें त्यानें रजपुतांस ज्या 
रीतीनं वागविले त्यामुळें त्यांच्या मनावर अशी असाध्य जखम झाली कीं, ती, पुढें 
कोणत्याही मोंगल बादशाहाच्या चांगल्या राज्यकतेत्वाच्या मलमानें भरून थेण्यासा- 
रखी नव्हती; व ती कधींच भरून आली नाहीं, यांत आश्चये नाहींच. रजपुतांचा 
हा पूर्ण ग्रह होऊन गेला कीं, या मुसलमानांशी आपण कितीही इमान ठेविलें 
तरी, प्रसंगीं ते विश्वासघातानें आपले गळे कापून स्वतःचा फायदा करून घेण्यास 
कधींही सोडावयाचे नाहींत; इतके ते अनीतिमान्‌, अधमाधम आणि नीच वृत्तीचे 
आहेत. ' तेव्हां, त्यांस भरभरूट ब उन्नति येऊं देण्यापेक्षा, त्यांना जिकडून अध:- 
पात मिळेळ तिकडून प्रयत्न करणें हेंच आतां आपलें कतेब्यकमे आहे, असें सस- 


( २६५.) 


जूज्न त्याप्रमाणें ते त्यांच्याशीं वागत होते. त्यांना असें परके समजून चुकलं कीं, हो 
किष्दूक्षाची कडू फळें अमृताप्रमाणें सुखकर आणि मधुर कोठून उत्पन्न होणार १ 
तेव्हां, त्यांनीं, आपली प्रजाधमदर्शक जी राजनिष्ठा ती एका बाजूस झुगारून दे- 
ऊन, अगदीं उघडपणे, जशास तसें ह्याप्रमाणें, वागण्यास सुरुवात केली. अमुक 
रीतीनें या बादश्याहांशीं वागलें झणजे आपल्याला त्यांजकडून सुखस्वास्थ्य मिळेल 
अशी एकही गोष्ट असल्याची त्यांना खात्री ब विश्वास वाटेना; आणि यासाठीं सर्व 
रजपूत एक विचार कळून मोंगल बादशाहीचें निर्मूलन करण्यास उद्युक्त झाले, यांत 
त्यांच्याकडेही दोष देतां येत नाहीं. 


जशाहअलम बादशाह तख्तनशीद झाल्यावर त्याला लोकरच आपल्याला रज- 
पुतांचें जें यत्किचित्‌ साह्य होतें तें किती अंशांनीं कायम'चें व खात्रीचे आहे हें बघ- 
ण्याचा प्रसंग आला. तो गादीवर बसल्यानंतर पाहतो तों त्याचा धाकटा भाऊ 
कामबक्ष यानें दक्षिणेंत आपण बादशाह असल्याबद्दल प्रतिद्ध केलें. तेव्हां शाह- 
अलम यानें त्याजबद्दलचा बंदोबस्त केला. इतक्यांत उत्तरेकडे पंजाबांत शिखलो- 
कांनीं उठावणी करून पुंडावीं मांडली. छिखलोक नानकपंथानुयायी असून, ते 
जितलोकांचे वंशज होते. त्यांनीं श्‍० स० चे पंघरावे शतकांत सिंधुनदीचे पांच 
फांट्यांचे दुबेळक्याच्या प्रदेशांत वसाहत केली, त्या प्रदेशास पंजाब असें हणतात. 
त्यांनीं पंजाबांत वसति केल्यावर सुमारें एक शतकानें, ज्याप्रमाणें ते हिंदुधमीतील 
कित्येक अडचणींतून मुक्त झाले तसेच, मोंगलबादशाहाचे अमलांतूनही मुक्त हो- 
ऊन, विशेष स्वातंत्र्यानें राहण्याची त्यांनीं खटपट चालविली. याच वेळीं (इ० स« 
१७०९-१०) अंभेरचा ब मारवाडचा असे दोघे राजे बादशाहाला भेटण्याक- 
रितां गेले होते, परंतु रीतीप्रमाणे बादशाहाला भेटल्यावर त्याला विचारून परत 
जाण्याकरितां निघावयाचे, तसं त्यांनीं केलें नाहीं. तर, उलट त्यांनीं त्याचेविरुद्ध 
कांहीं कट करून आपलें खातंत्र्य मिळविण्याची खटपट चालविली. अशा प्रकारें 
त्यांच्या वर्तनांत भेद पडलेला पाहून, बादशाहाने आपल्या शाहर्जांद्यास त्यांचेकडे 
त्यांना बोलावून आणण्यास पाठविलें, तेव्हां त्यांनी बादशाहाला खाजगी रीतीनें व 
साघेपणानें भेटावयास जायचे तसें न जातां, ते आपले स्वारशिबंदी व लष्कर घेऊन 
बादशहाकडे गेले, त्यावरून त्यालाही मोठी धास्ती पडून, त्यानें, त्यांच्या भेटींत 
त्यांनीं जे जें कांहीं मागितले तें तें सर्व त्यांस देऊन, त्यांना खुष केलें. ह्याप्रमाणें 
विलक्षण रोतीनें आणि कांहीं एक गडबडसडबड न होतां वरील दोघां रजपूतरा- 
जांस आपलें स्वातंत्र्य कमवतां आलें. त्यानंतर ते दोघेही राजे बादशाहापासून नि- 
धूम पुढें उदेपुरास हणा उमरावर्सिंग याजकडे गेले ब तेथें त्या तिघांची एक मस- 


( २६६ ) 


लत होऊन, त्या त्रिमू्तींचा परस्पर एक तहनामा ठरला, मागें ज्याप्रमाणें दे ति- 
घेही एक वेळ एकविचारानें आपल्या लोकांचे मुख्य व पुढारी होते, त्याप्रमाणेच 
त्यांचें या वेळीं पुनः एकीकरण झालें. व त्यांनीं आपलें हें एकीकरण परस्पर बेटी- 
व्यवहाराने विशोष दढ केलें. कारण, अकबर व प्रतापसिंग राणा यांचे कारकीर्दी- 
पासून, ह्या परस्पर तीन राजकुटुंबांत, सापल्या कुलाचं पावित्र्य व अव्यमिचार का- 
यम राखण्याकरितां, बेटीव्यवहार होण्याचें अगदींच बेद होतें. तो निषेधात्मक नि- 
यम या वेळीं मोडून, तिघांनींही अंतर्बाह्य रीतीनें आपली एकवाक्यता केली; व ह्या 
वेळेपासून मोंगल बादशाहाशीं राजकीय किवा घरगुती असा कोणताही संबंध न 
ठेवण्याविषयींच्या त्यांनीं दापथा घेतल्या. ह्या राजत्रयांचे बेटीव्यबहाराचे ठराबांत 
त्यांनीं असेंही ठरवून टाकलें कीं, आतां ह्यापुढे आपल्या ह्या वेवाहिकी संयोगापासून 
जी पुरुषसंतति होईल त्या संततीचाच आपल्या आपल्या राज्यावर वारसा समजला 
जावा; ब स्त्रीसंतति झाली तर परस्परांचे कुटुंबांत त्यांचे लमव्यवहार अखंड चाळू 
राहून, अमक्याला मोंगलांचा पदर लागल्यामुळें अमक्या राजकुटुंबांतल्या मुलीची 
जातकुळी कमी आहे, असें समजलें जाऊं नये. 

परंतु ही जी त्या राजत्रयांची एकी झाली हिचा परिणाम पुढें यांगला झाला 
नाहीं. कारण, राज्याधिकारत्व ज्येष्ठपणावर जें आजपयेत चालत आले होतें ते ह्या- 
प्रमाणें बंद पडल्यासारखे होऊन, त्या परस्पर कुटुंबांतील मुलींपासून होणाऱ्या संतती- 
कडेच काय तो राज्याधिकार जाण्याचे ठरलें; ह्यामुळें त्या तिघांही राजकुटुंबांत कल- 
हप्रवेश होऊन, त्यांनीं, आपल्यावरील मोंगल बादशाहाचा वरिष्ठपणा काढून खातं- 
व्य मिळविण्याकरितां जी येवढी खटपट केली त्या खटपटीचे उलट, शेवटीं ह्या 
कुदुंबकलहामुळें त्यांचेमध्यें मराठे शिरून पुढें, तेच त्यांना वरचढ झाले व त्यांनीं 
त्या कुदुंबकलहाचा आपल्याला मात्र फायदा करून घेतला असं आढळून येईल. 

रामपुरा येथील राजा स्वघम टाकून मुसलमान बनला होता व त्या अभिमानाने 
शाहअलम बादशाहाने त्यास त्या राज्यावरील रजपूत वारस जो हिम्मतसिंग त्याशी 
झुंजण्यास मदत केली हें बरोबर झालें नाही. बादशाहानें तसं करावयाचें नव्हतें. 
बादशाहाचें तसें अभिमानाचें कृत्य पाहिल्यावर मग राणा उमरावर्सिंग यानेंही हि- 
म्मतसिंगाचा पक्ष घेऊन, रामपुऱ्यावर स्वारी केली. परंतु त्या खारींत हिम्मततिंगाला 
यश मिळालें नाहीं. कारण त्या बाट्या राजाचा मुलगा रलसिंग (आतां राजा मु- 
स्ठीमखान) यानें आपल्या राज्यावर आलेल्या ह्या स्वारीचा पराभव करून, बाद- 
शाहारुडून मोठी वाहवा व क्‍क्षीस मिळविले. परंतु ह्या पराभवाचें कारण असें झालें 
झणून सांगतात कीं, हिम्मततिंगाला साह्यार्थ झणून जो राठोड रायतिंग सरदार 


( २६७ ) 


दिला होता त्याचा बाप सरदार सावळदास हा त्याच वेळीं पुरमांडेळ येथील सुभे- 
दाऱ फिरोजखान याजवर खारी करण्यास गेला होता; परंतु तिकडे त्याचा पराभव 
झाल्यामुळे तो अजमीरास परत आला व तेथें पुढें लोकरच मेला. हा सरदार जय- 
मलाचा वंशज असून, मोठा राजनिष्ठ होता. त्याचा ह्याप्रमाणें परिणाम झालेला पा- 
हून, राण्यानें वर सांगितलेल्या, हिम्मतसिगासे साह्य करण्यास पाठविलेल्या त्याच्या 
रायसिंग पुत्रास लिहून पाठविलें कीं, 'तूं हातीं घेतलेले काम सोडून इकडे निघून ये. 
जाऊं दे तो मुळूख गेळा तर. 


येथें शूर दुर्गीदासाचा पुनः संबंध येतो. औरंगजेबाचा बंडखोर मुलगा अकबर 
यास ज्यानें आपल्या आश्रयास ठेवून त्याचें संरक्षण केलें होते, (पृष्ठ २४० व 
पायथ्याची टीप पहा) तो दुगोदास अनांभ्रित होऊन, उदेपुरास आपल्या फौजेसह 
येऊन राहिला होता. तेथें राण्याकडून त्यास पांचर्श॑ रुपये रोजप्रमाणें खर्चांवयास 
मिळत असत, व तेवढ्यांत तो खुष असे. इतक्यांत शाहअल्म बादशाह इ० स? 
१७१२ मध्यें विषप्रयोगानें मारला गेला. हा शाहअलम बादशाह औरंगजेबापासून 
जी बादशाहीमध्यें बजबजपुरी झाली होती ती मोडण्यासारखा होता; व आणखी 
कांहीं दिवस वांचळा असता तर त्यानें मोंगलळकारकीर्दीचें वेभव पुनः स्थापन केलें 
असतें. परतु त्याचे आयुष्य थोडे झाले, यास नाइलाज झाला ! तो मोठा बुद्धिमान, 
सारासारविचारी, अनुभविक आणि मनमिळाऊ असल्यामुळें बादशशाहींतील कोणतेही 
कार्य सिद्धीस नेणें त्याला अशक्य नव्हते, परंतु त्याचेपुढें जे बादशाह दिल्लीच्या त- 
ख्तावर आले ते अगदीं नादान व मूख होते. त्यांच्यामध्ये कतृत्व ह्मणून बिलकुल 
नसून, ते केवळ बादशाह्याचे वंशज ह्मणूनच गादीवर आले होते. बाकी, त्यांजमध्यें 
पराक्रम ह्मणून कांही नव्हता. त्यांचे वेळीं, दिल्लीच्या दरबारांत, हुसेन अली व अ- 
ब॒दुलाखान अशा दोघां सय्यद भावांचे बजन फार वाढत चाललें असून, त्यांनीं 
बादशाह झणजे एक कळसूत्री बाहुलें करून ठेविलें होतें. हे सय्यदबंधु पंजाबांतील 
अंतर्वेदी या भागांतून दिलीदरबारांत आले होते. त्यांनीं शोवटीं शेवटीं असं चाल- 
विलें कीं, त्यांच्या मनांत असेल त्याला आज तख्तावर बसवावे आणि उद्यां पुनः 








१. ह्या संबंधानें पुढील पत्र, हा मूळम्रंथलेखक कनेळ टॉड यास उदेप्रच्या दप्तरांत मिळालें:--- 
“महाराणा उमरावसिंग यांजकडन सावळदासप॒त्र रायसिंग राठोड यास---तुझे भोंवताल्चा मु 
रख व तुझीं गावें बगैरे सोडन इकडे निघून ये. तुळा व तुझ्या कुटुंबास राहण्याची ब निर्वाहाची 
मी इकड सवे तजवीज करतों. विज्ोष कांहीं बिचार कर्तव्य असेळ तर दौलतर्सिंग चॉडाषत याची 


मसलत घे, ह्या पत्राप्रमाणें तावडतोब कर, मित्ती पौष मास संबत्‌ १७६४ (डिसेंबर, 
इ० स० १७०८-९७ ).” 


( २६८ ) 


काढून तिसऱ्यासच बसवार्वे, असा स्वेच्छ क्रम ठेविला होता. आल्यी आतां ज्या 
वेळेचा इतिहास लिहितो आहों त्या वेळीं वरील दोघां भावांनीं दिष्टीच्या तख्तावर 
फिरोखक्यीर नांवाचा मनुष्य बादशाह केला होता. ही वेळ उत्तम आहे असें जा- 
णून, वरील रजपूतराजत्रयानें आपल्या कामास सुरुवात केली. 


रजपुतांनीं ही संधि अनुकूल आहे असें पाहून आपला मुसलमानांवरील सूड उ- 
गविण्यास आणि आपल्या धर्माच्या संबंधानें मुसलमानांनी जी पायमलछी केली होती 
तिजबरद्दळचें उद्धे काढण्यास सुरुवात केली. मुतलमानांनीं हिंदुलोकांच्या यज्ञभूमि 
आणि वेदी मोडून टाकून, त्यांजवर मदिदी बांधल्या होत्या; आणि हिंदूंच्या धर्माचा- 
योचा व इतर हिंदु अधिकाऱ्यांचा ते फार छळ व अपमान करीत असत. मुसल- 
मानांनीं आपलें वजन चोहोंकडे इतकें बसवलें होतें कीं, राजस्थानांतील प्रत्येक दा- 
हरीं त्यांचे मुछा व काजी हे आपले नियमित कामदार होतेच; परंतु त्या सर्वोचें र- 
जपुतांनीं एकनिश्वयानें उच्चाटन चालविले. त्यांनी मुसलमानांच्या मशिदी उसरून 
टाकिल्या आणि मुल्ला व काजी यांस हुसकून लाविलें, मुसलमानांस हुसकून लावण्यांत मोठे 
अभिमानी आणि हढ निश्चयाचे असे राठोड हे पहिल्यापासून प्रसिद्ध होतेच. मार- 
वाडचा राजा जसवंतर्सिंग वारल्यावर राठोड स्वस्थ बसले नव्हतेच; व पुढं जस- 
वंतर्सिंगाचा मुलगा अजितसिंग याने तर मारवाडांतून मांगलांचा अगदींच बींमोड 
करून टाकला. 


या वेळीं वर लिहिलेलें, जयपूर, जोधपूर व उदेपूर येथील राजत्रय सांबर त- 
लावाचे कांठीं आपल्या सेन्यांनिशीं एकत्र झालें." ह्या तिन्ही राजांनीं सांबर तलाव 
ही आपली हद्द ठरवून, त्या तलावांतल्या मिठाचें उत्पन्न तिघांनीं वांटून घेतलें, त्या 
प्रांतांत बहुतेक मीठ ह्या खाऱ्या तलावांतलेंच खपतें. 

रजपुतांनीं दिवसेंदिवस जसजसा मांगलांचा अधिकार झुगारून आपला 'वर्चेष्मा 
वाढविण्याची सुरुवात केली तसतसा दिल्लीच्या दरबारांत त्यांना हरकत कशी करावी 


गणाधीश पा 4 








१, मुक्का व काजी हे मुसलमानांचे दोन अधिकारी यांच्या वस्तीमध्ये असावयाचेच. मुक्का नां- 
वाच्या आंधिकाऱ्यांनीं जनावरें मारावयाचीं; व काडींनीं ठयनमुहूत लावणें किंवा ठमनमुहू्त तोडणे, स- 
णवार वगैरेंचे शञात्रार्थ सांगणें, इयादि धर्मेसंबंधी व न्यायाची वगेरे कामें करावयाची; अक्रा ह्या 
नेमणुकी असतात, हिंदुळोकांत पर्वी बकरीं वगेरे मारावयाचीं तीं झटक्याने किंवा बकयांनीं कुंबळन 
मारीत. परंतु तसें करणें गैर असें मसळ्मानांनीं ठरविलें; आणि यासाठी, शास्रविधीनें व देवाचें 
नांव घेउन ञअनावरांचा जीव घेणारा असा एक मुक्या हा स्वतंत्र अधिकारीच यांनीं नेमण्याची व- 
हिवा ठेविळी, मुळाच्या हातानें न मारलेठें जनावर खाण्याच्या योग्य नसून, तें अपवित्र हाणले 
इराम ब नापाक असें समजलें ज्ञातें 


( २६९ ) 


याविषयींचा विचार सुरू झाला. नामधारी बादशहाचे मुख्य मंत्री व चालक असे 
जे चैर सांगितलेले दोघे सय्यद बांधव त्यांनीं, कांहीं तरी मसळत करून रजपुतांना 
हरकत करण्याचा विचार चालविला. व त्यांच्या मसलतींतील एक अमीर-उल-उमराव 
नांबाचा मंत्री होता तो आपलें सेन्य घेऊन राजा अजितसिंग राठोड ह्याचेवर चा- 
ठून जाण्यास सिद्ध झाला. परंतु त्या नामधारी "बादशाहाने त्या मंत्री सरदारास सय्य- 
दांचे विरुद्ध कांहीं गोष्टी सांगून त्याचें मन संशयित केलें; तेव्हां अर्थात्‌ अमीर-उट्‌- 
उमराव हा सय्यदांचे कांहींएक न ऐकतां दिली येथं तसाच खस्थ राहिला. अशी 
दिल्लीच्या दरबारांत दुही माजळेली बघून अजितसिंगानें सय्यदांशीं मसलत केली, व 
त्यांस आपले पक्षाकडे वळवून घेतलें. अजितसिंगाने सय्यदांशीं मसलत करून असें 
ठरविलें कीं, आपल्याला दिछ़ीदरबारांत प्रविष्ट करावें; त्याबद्दल फिरोखशीर बाद- 
शाहाला मी खंडणी देईन व त्याला आपली एक मुलगी देईन. सय्यदांनीं ह्याप्रमाणें 
आपल्याला एक रजपूत राजा येऊन मिळतो आहे हा एक फायदाच समजून, त्या- 
प्रमाणे, अजितसिंगानं झटलेल्या गोष्टी कबूल केल्या. येणेंप्रमाणें अजितसिंग हा पूर्वी 
लिहिलेल्या राजत्रयात्मक एकरूपांतून एथकू झाला. व हा त्यानें आपल्या मित्र रा- 
जांशीं विश्वासघात केला यांत संशय नाहीं, परंतु असें करण्यांत त्याचा कांहीं वेगळा 
हेतु असावा असें दिसतें. 


अजितर्सिंगाची मुलगी फिरोसशीर बादशहास करण्याचें ठरलें. मध्यंतरी, रज- 
पुतांच्या आणाभाका होऊन व मांगलांचा व रजपुतांचा इतःपर बेटीव्यवहार न 
होण्याचा निश्चय झाला असून, अजितरसिंगाने तो निश्चय मोडला; व पुनः मोंगल व 
रजपूत हे परस्पर संबंधी होण्याचा योग आला, परंतु हा योग शेवटीं रजपुतांना किंवा 
मोँगलांना दोघांनाही हितकर न होतां, त्यामध्यें तिसरेच व अगदीं परकीय असे ईं- 
ग्रज लोक शिरून, तो योग त्यांचे ऊजितावस्थेस मात्र कारण झाला. ती हकीकत 
हळू हळू यापुढें कळेलच. वर लिहिल्याप्रमाणे, अजितसिंग राठोड याच्या मुलीचें 
फिरोखश्ीर बादश्याहाबरोबर लम होण्याचें ठरलें व तें लागलेच अमलांतही यावयाचें ; 
परंतु इतक्यांत बादशाहाला काळपुळी होऊन तो अत्यवस्थ झाला. तेव्हां अथात्‌ हे 
लभ घडून येण्याचे तहकूब झाले, बादशाहाचे या जीवावरच्या दुखण्यालळा उपाय क- 
रण्यास दरबारचे हकीम किंवा इतर वेद्य असमर्थ झाले. परंतु सुदैवाने, त्याच वेळीं, 
दिललीदरबारांत सुरतच्या युरोपियन व्यापारी मंडळीकडून एक इंग्रज वकील बाद- 
शाहाशीं कांहीं बोलणें करण्याकरितां गेला होता. त्याचे बरोबर त्याचा एक डाक्तर 
होता. सर्व हकीम व वैद्य यांचे उपाय हरल्यावर त्या“डाक्तरानें आपला शेवटचा 
उपाय झणून, दरबारच्या परवानगीने बादशहाचे त्या असाध्य रोगावर झस्रप्रयोग 


९ २७० ) 


करून, इंग्रजी रीतीची कांही ओषघयोजना केली. तों कर्मघर्मसंयोग असा घडून 
आला कीं, ला इंग्रजी डाक्तराचे उपायांस यश आलें; व बादशाह त्या दुखप्यातून 
अगदीं बरा झाला. नंतर मग त्याचें अजितसिंगाच्या मुलीबरोबर ठरल्याप्रमाणें मोठ्या 
थाटानें लम झालें, असा थाट पूर्वी कधीं झालेला लोकांस आठवत नव्हता. पूर्वदे- 
शीय संपत्तिमान्‌ लोकांकडून अश्या प्ररँगीं जो कांहीं महोत्सव आणि भपका दिसाव- 
याचा तो ह्या लम्नसमारभांत दिसला. त्याबद्दलचं नामी वर्णन त्या वेळच्या दसरांवून 
असलेलें आढळतें;--““बादशाहाचा सेनापति अमीर-उल॒-उर्मराव याचे घरीं वधूचा 
जानोसा असून, वधूपक्षानें सर्व खटपट अमीरानेंच केली. बादशाह (नवरदेव) सर्व 
राजचिन्हांनीं विभूषित होऊन त्या मंगलकायोला अनुसरलेला पाहून, सर्व प्रजाजनांचीं 
मनें प्रफल्तित झालीं, ह्या विवाहमंगलकार्याचे संबंधानें मोठमोठ्या मेजवान्या व खाने 
होऊन, दिल्लीस जो दीपोत्सव झाला तो तर काय अगदीं अवर्णनीयच ! त्या दीपो- 
त्सवाचा आकाशांतील अत्युज्ज्जळ आणि देदीप्यमान ग्रहमालेनें तर मत्सरच केला 
असेल आणि त्या दीपोत्सवापुढें आकाशातील तारामंडळ केवळ निस्तेज ब फिकट 
दिसत होतें ! अमीर-उल्‌-उमराव याचे घरीं विबाहकार्य आटोपून जेव्हां त्या नववि- 
वाहित दंपत्याची वरात निघाली, तेव्हांचा थाट काय वर्णन करावयाचा आहे ? बा- 
दशाहाचे लभञाचीच ती वरात ! त्या वेळीं वाजणाऱ्या मगलवाद्यांच्या आवाजाने आणि 
लोकांकडून होणाऱ्या आनंदाच्या गजरानें सर्व दिल्लीशहराची पोकळी अगदीं नादा- 
वून गेली होती !” | 

असो. ह्या सर्व आनंदाचा दिवस ज्या इंग्रजी डाक्तराचे उपायानें व मेहनतीने 
दिसला, त्या डाक्तरानें बादशाहाची मर्जी खुष करून घेऊन, आपल्या व्यापारी 
मंडळीचें कल्याण करून घेतलें. असें कल्याण आजपर्यंत कधींच कोणीं करून 
घेतलें नव्हतें; व त्याकरितांच इंग्रजी व्यापारी मंडळी (कपनी) दिल्लीदरबारांत 
अर्जावर अज देऊन खेपा घालीत होती. परंतु, चमत्काराची गोष्ट ही आहे कीं, 
जगामध्ये आपल्या उपकारकरत्यांविषयीं कृतज्ञता बाळगण्यास एखादे वेळीं लोक कसे 


१. ह्या इंम्रजी डाक्तराचे नांव मि० ह्यामिल्टन्‌ असें होते, डाक्तराचे उपायानें यश आल्याबर बाद- 
शाहानें साठा विचारले कीं, “तुमच्या ह्या कामगिरीबद्दळ तुह्ांठा काय बक्षीस द्यावें ?” हा डाक्तर 
ह्यामिल्टन्‌ मोठा स्वदेशाभिमानी असल्यामुळें याने आत्महितापेक्षां स्देशहिताकडे विज्षेष ळक्ष्य 
देऊन सांगितलें कीं, "मळा स्वतःला हाणून कांहीं नको आहे; परंतु आमच्या व्यापारी मंडळीला रा- 
हण्यास कायमची अक्षी कांहीं जागा आणि आमचा व्यापार आपल्या सर्व मुलखांत अप्रतिबद्ध व 
कर दस्तुरी बंगेरे न घेतां चालण्याचा परवाना येवढे द्या हणजे झालें.” याप्रमाणें बादश्ञाहानें डाक्त- 
राचें मागणें कबल करून याचे व्यापारी मंडळीस राहण्याला जञागा आणि लांचे व्यापाराचे स्वातं- 
इय़ाचा व कराचे माफीचा परवाना अज्लीं यास दिलीं; व श्विवाय साचा बहुत सन्मान केला, 


( २७१ ) 


अगदीं विसरून जातात, याचें उदाहरण पहावयाचे असल्यास वरील डाक्तराचे संबं, 
धाडेंच दिसेल, ह्या डाक्तरानें, पूर्व एष्ठाचे खालीं टिपेत लिहिल्याप्रमाणे, आत्महित 
एकीकडे ठेवून, आपल्या देशाचें हित करण्याकरितां, जें निरंतरचें व शाश्वत असें 
बक्षीस बादशाह्वापासून मिळविळें, व ज्या बक्षिसानेंच पुढें इंग्रज लोकांचा ह्या देशांत 
उदयकाळ झाला, त्या बक्षीस मिळविणाऱ्या आणि उपकारकर्त्या डाक्तर ह्यामिल्टन्‌ 
साहेबाला सर्ब इंग्रज लोक अगदींच विसरले ! एका इतिहासकाराने असें हटले आहे 
कीं, “ज्या उपकारांची, फेड द्रव्यादिकेंकरून कधींही होत नाहीं, ते उपकार कृतम्नतेच्या 
नाण्यानें चांगळे फेडले जातात ! '! आणि, ह्याप्रमाणेंच, इंग्रज लोकांनीं डाक्तर 
ह्यामिल्टन्‌ साहेबांचे उपकार कृतभतारूप द्रव्येकरून फेडले, असें हणण्यास चिंता 
नाहीं ! झणजे, डाक्तर ह्यामिल्टन्‌ साहेब हा पुढे, कलकत्यास वारला व तेथील 
एका प्रार्थनालयाचे आवारांत त्याचा प्रेलविधि झाला. परंतु वर लिहिल्याप्रमाणे च- 
मत्काराची गोष्ट ही आहे कीं, त्याच्या त्या प्रेतविधीच्या जाग्यावर त्याचे स्मरणार्थ 
त्याचे नांवाचा एक दगड देखील कोणीं ठेवला नाहीं ! इंग्रजांच्या कृतरबुद्धींचा हा 
एक अपूर्व मासलाच समजला पाहिजे ! 


हा जो रजपुतांचा आणि मांगलांचा पुनः संबंध घड्डून आला, तेणेंकरून कोणत्याही 
प्रकारे रजपुतांचा फायदा झाल्याचें तर बिलकुल दिसत नाहीं; परंतु उलट, रज- 
पुतांना छळण्यास आणि त्यांचा संताप करण्यास हा संबंध कारण झाला, असें झटले 
तरी चालेल. बादद्याहाने अजितसिंग राठोडाशीं संबंध होऊन त्याचें आपल्यास पूर्ण 
साह्य आहे असं पाहून, त्याचे मुख्य व श£क्तिमान्‌ कारभारी जे सय्यदबांधव त्यांस 
युक्तीने काहून दिलें; व त्यांचे जागीं, औरंगजेबाचे वेळीं त्याच्या मंत्रीमंडळांत अस- 
लेला व कांहीं दिवस औरंगजेबाची वजीरात भोगलेला जो इनायत-उलला-खान 
ह्मणून होता त्यास, आपला मुख्य प्रधान नेमिले. परंतु ह्या नेमणुकींत फिरोखशीर 
बादशाहाने सारासार विचार बिलकुल केला नाहीं, असं ह्मणारवे लागते. कारण, 
ज्याणें औरंगजेबासारख्या जुलमी व मनखी बादशाहदाचें मंत्रीत्व स्वीकीरून, जो त्याचे 
कारकीदौंत त्याचा वजीर होता, तो मनुष्य, ह्या वेळीं दिल्लीच्या बादशाद्दीचा पुनः 
मुख्य प्रधान व्हावा, ह्मणजे औरंगजेबाच्या वेळच्या जुलमी कारकीर्दीचें मुद्दाम पराव- 
त्तेन करण्यासारखेच होतें. पुढे, त्या प्रधानाच्या दुष्टपणाचा व जुलमाचा अनुभव 
लोकरच आला. तो अधिकारावर आला कीं त्यार्णे, हिंदुलोकांना अत्यंत जुळ्माचा 
व अतिशय अप्निय जो जेजिया हणजे डोईपट्टीचा कर तो बसविला, आणि', त्यांत 
विशेष पक्षपात ह्या कीं, तो कर, औरंगजेब्रानें बसविल्याबरमाणेंच, फक्त हिं दुलीकांवरच 


बसविला, या डोईपट्टींचा कहर व जुळूम मार्गे वणिळा आहेच, तेव्हां येथें पुनः 
रा» हइ० ३५ 


( २७२ ) 


त्याचें वर्णन देण्याचें प्रयोजन नाहीं. या करानें बादशाहाचे खजिन्यांत जी पैशाची 
तूट आली होती ती भरून आली, हा फायदा झाला; परंतु, त्या करानें लोकांग्ध्ये 
अत्यंत असंतोष प्रसत झाला. नुक्ताच जो बादशाहाचा अजितसिंग राठोड याचे 
मुलीशीं मोठ्या समारभानें व थाटाने विवाह होऊन, सर्व लोक त्याविषयी आनंद मानीत 
होते, व कित्येक रजपुतांस, आपला बःदशाहाशीं निकट भाव झाला ह्मणून त्याबद्दल 
अभिमान आणि ममत्व उत्पन्न झालें होतें, तें सर्व लयास जाऊन, सर्व हिंदूलोक 
पुनः बादशाहाचा द्वेष व तिरस्कार करूं लागले ! हा कर अंंधळे, पांगळे व गरीब 
लोक यांस माफ होता; तरी, तो फक्त हिंदूंबर्च असल्यामुळे, आणि मुसलमान झणत 
कीं, 'काफर लोकांवर हा कर असलाच पाहिजे,' यामुळें, हिंदूरयतेस बादशाहाच्या 
कारकीर्दीची अतिशय चीड येऊन, ती अगदीं संतापून गेली. पूर्वी, बाबर याणे 'ते- 
मघा? अथबा छापाचा कर, ह्मणजे स्व्यांपाची बाब, रयतेवर बसविली होती; व ती 
बाब मोडून ही डोईपट्टी हिंदूलोकांवर लादण्यांत आळी, असें ह्मणतात. हदी पट्टी 

भ्षपातायांचून एकदर रयतेवर बसविळी असती, तर हिंदूलोकांस इतका अपमान 
आणि संकट वाटलें नसतें, पूर्वी बाबरच्या वेळची स्स्यांपाची बाबही अशीच लोकांना 
अप्रिय झाली होती; व तीही केवळ, विधर्मी किंवा काफर ह्मणून हटळे जाऊन, हिंदू- 
लोकांवरच बसली होती; त्यामुळें, ती देखील हिंदूंच्या अत्यंत असंतोषास कारण झाली 
होती. वरील डोईपट्टीचा आकार कांहीं फारसा रयतेस जाचण्यासारखा नव्हता, 
इतकेंच नव्हे; तर त्याला डोईपट्टीचा कर हणण्यापेक्षां प्राप्तीवरील कर जरी 
हटला असता तरी चालण्यासारखें होते. कारण, तो कर वार्षिक प्रास्रीवर शेंकडा 
बारा आणेप्रमाणें होता; परंतु तो हिंदूंवरच बसविला असून, त्याबद्दल हिंदूलोकांना 
चीड व संताप येण्यासारखे मुसलमान लोक बोलत, यामुळें, तो पक्षपाताचा कर हिंदू- 
लोकांस अगदींच असह्य झाला होता; व त्यामुळें बादशाहाविषयीं लोकांमध्यें अत्यंत 
अप्रीति उत्पन्न झाली होती ! वस्तुतः झटले असतां, राज्याधिकारी पुरुषाविषयीं हिं- 
दूलोकांमर्ध्ये स्वाभाविकच फार पूज्य बुद्धि असून, ती त्याप्रमाणेंच ठेवण्याविषयीं 
त्यांच्या धमशास्त्राची आज्ञा असतां, जेव्हां त्यांस त्या राजपुरुषाकडून पक्षपात होत 
असलेला दिसला, तेव्हां त्यांनीं ती धर्मशासत्राची आज्ञा आणि आपली नैसगिक पूज्य- 
बुद्धि हीं एकीकडे श्ुगारून देऊन, ते, बादशाहाच्या या पक्षपाती जुलमाबद्दल त्याचे 
विरुद्ध मसलती करूं लागले, लोकमताविरुद्ध राजानें कांहीं कृत्य केलें असतां तें लोकांना 
असह्य होऊन, त्याबद्दल लोकांनीं राजाचा तिरस्कार करणें हे, मानवी प्राण्यास जी 
खातंत्येच्छा असते तिला अनुसरूनच आहे. त्या खातंत्येच्छेपुढें घर्मशासत्राजा आणि 


पूज्यभाव हीं टिकाव धरून राहत नाहींत, असें आजपर्यंत आपल्याला अनेक अनुभवां- 
वरून कळून आलें आहे! 


( २७१ ) 


हा सर्व प्रकार उदेपुरास राणा उमरावर्तिंग याला कळला; परंतु, पूर्बी जी राज- 
त्रक्षची एकवाक्यता झाली होती ती, अजितसिंगानें आपली मुलगी मोंगलांच्या घरा- 
ण्यांत दिल्यामुळे, मोडल्यासारखी झाली. तरी राणा आपलें स्वातंत्र्य आणि त्याबरोब- 
रच आपल्या लोकांचें राष्ट्र हीं अधिक हृढ करण्याचे विरोष प्रयत्नांस लागला होता. 
अजितसिंगाने बादशाहाला मुलगी दिल्यानंतर,*राण्यानें बादशाहाशीं वेगळा तहनामा 


--“ >>: ना न यापपापी” 0 पिणिणाणीणीणाणीणाणीणीणी णीय नाला शीणाणा ण? ीशलशणीशीककाधा ७७७७ लटपी डलणयाीशीणती४नीीशी/टीशाश च एकटी 
न्न स > न्न "० पप 


१, हा तहनामा पढें लिहिल्याप्रमार्ग होता;--- 
विनंयांची यादी--- 
 १.--सातहजार स्वारांची मनसब (सैनापत्य) आमचेकडे द्यावी 
हिंदळोकांवर डोईपट्रोचा कर कोणत्याही ख्पानें बसव नये, व ह्याबद्दल खद बादक्राहाचे 
“ हातची पंज्ञाची मुद्रा करून दाखला मिळाला पाहिजे, 


“८ ३.-दक्षिणेमध्ये एकहननार राठोड स्वार चाकरीत आहेत त्यांजवरील सरकारदेणें 
“ माफ असावें. 

€ ड.-हिंदूलोकांची देवस्थाने मुसलमानांनी जीं मोडली आहेत तीं फिरून बांधून देऊन, 
“ तेथील पूज्ञा अची पूववत्‌ चाळू ठेवण्यास हिंदूंना हरकत होऊं नये. 


“ ८.-माझे चलते, मामे, भाईबंद किंवा सरदार ज्ञे कोणी दरबारांत येतील त्यांचा माजेप्रमा- 
““ लेंच मान रहावा. 

“7 ६,-देवळा, बांसवाडा, डोंगरष्र आणि सिरोही येथील माझे मांडलिक ठाकूर व माझे 
“< ताब्यांतीळ इतर अमीदार, यांची व बादश्ाहांची परस्परे भेट होऊ नये; त्यांच्या भेटी माझे 
“< माफेत झाल्या पाद्विज्ञेत. 

£ 3,-माझेजवळ जी फौज आहे ती माझे सरदारांची आहे; ती बादक्षाद्दांला वाटेल तेव्हां 
“ त्यांनी नियमित काळपर्यंत आपल्य़ा मदतीला मागून घ्यावबो. फौज मदतोला असेपर्यंत तिच्य! 
“< शिभ्यासामप्रीची व्यवस्था बादश्ाहांचे दरवारांतून राहावी; तिच्या मुशाहिऱ्याचा हिशेब मात्र 
““ मागाहून होत जाईल. 

“ ८.--बादश्ञाहांची नौकरी जे हक्रदार, जमीनदार व मनसबदार वगैरे सरदार अंत:करण- 
“ पुवेक उत्साहानें करतीळ, यांची यादी मजकडे पाठवावी. आणि जे बादशाहांची आज्ञा अमान्य 
“ करतील यांस मी शिक्षा करीन. परंतु, माझे सरदार बादक्ञाहांचे कामगिरीसाठी फिरत असतां 
“त्यांच्या फौजेकडन कोणाच्या शोतांभातांची नुकसानी झाठी, तर याबद्दलची जबाबदारी मजवर 
** नुसली पाहिज्ञे, 

-फूलिया, मांडेळगड, बेदनर, पूर, बसार, ग्यासपुरपरधर, बांसवाडा आणि डोंगरप्र दे 

** महाल व तेथील पांचहज्नञार स्वारांनी मन्सब मला द्यावी, ह्या जन्या ५००० स्वारांशिवाय* गादीवर 
“ बसावयाच्या वेळेस कबर केठेले १००० व सिन्सिनी येथें जय मिळाला या वेळीं बोलल्यापमाणें 
£€ १००० स्वार आणल्ली, अश्ली ७००० स्ारांची मनसब पहिल्या कळमांत हाटल्याप्रमाणें द्यावयाची, 


